RNI No.MAHBIL /2009 /35529 
Reg . No.MH /MR /South -345 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ४७] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ 


[पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये १४ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


of the Court of Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Malvan from 
2nd December 2014 A .O . H . to 6th December 
2014 B . O . H . shall remain with Shri. S . D . 
Chavan , Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Malvan . 


Office Order 
No. Admn . 3337 /2014 . — Shri K . A . Bhendwade, 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan is granted earned 
leave for 3 days from 3rd December 2014 to 
5th December 2014 and to leave Head Quarters 
from 2nd December 2014 A . O . H . to 6th December 
2014 B .O . H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri K . A . Bhendwade, 
is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Malvan . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981 , 
Shri K . A . Bhendwade , would have been 
continued to an officiate as Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class, 
Malvan . had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri. K . A . 
Bhendwade , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Malvan the charge 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan is directed to 
hand over the charge of his Court to the Joint 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Malvan . The Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First 
Class, Malvan is directed to submit joining report 
to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


D . W . MODAK , 

I/c . Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated 3rd December 2014 . Sindhudurg . 


ATT 30 


(ant . fa .y .) — 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५- माघ १, शके १९३६ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS ) , 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


2 . If any person goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
be seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch -n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 %, feet. 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 


No. CP /XI(6 )/L . W . 7702 (01)/ 2015 . — Whereas , 
I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. 
I, Sanjay Barkund, Deputy Commissioner of Police 
(Operations ), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under sub - sections ( 1) 
and ( 2 ) of section 37 read with sub -section (6 ) of 
section 2 and sub - section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act, (Mah . XXII of 1951) do 
hereby Prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours 
of 4th January 2015 to 24 - 00 hrs . on 2nd February 
2015 : 

( 1) The carrying of arms, cudgels , swords, 
spears, bludgeons, unlicensed guns, knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harm ( violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(3 ) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures or effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries , singing of 
song, playing of music . 

(6 ) Delivery of harangues, the use of 
gestures or mimetic representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of 
pictures , symbols, playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Brihan Mumbai City 
Police , offend against decency or morality or 
undermine the security of or tend to over 
throw the State. 


( a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


5 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing 
through media. 


Given under my hand and seal this 2nd January 
2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS), BRIHAN 

MUMBAI 


(e ) Ukhali Daru . 

(f) Maroons which exceed 10 cms. In length 
and 2.5 cms. In a diameter. 

(g ) Garland of crackers exceeding 20 feet . 

(h ) Any other firework that is likely to 
generate big fire shuttering noise . 


Order 


No. CP /XI(6 )/640 (01)/ 2015 . — Commissioner of 
Police , Brihan Mumbai. Order under Clause ( u ) 
of sub -section ( 1 ) of section 33 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . XXII of 1951 ). Directions 
for use of fireworks in the City of Brihan Mumbai. 
In the City of Mumbai and its suburbs , and 
whereas it is noticed that fireworks mostly and 
frequently are used in streets, public places, near 
hospitals causing inconvenience , annoyance , risk , 
danger or damage to the resident , passers by or 
passengers travelling in vehicles, in the vicinity . 

Now , therefore, in exercise of powers conferred 
upon me by clause ( u ) of sub - section (1 ) of section 
33 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . 
XXII of 1951) read with sub -section ( 2 ) of section 
10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . 
XXII of 1951) I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations ), Brihan 
Mumbai hereby make the following orders : 


( 3 ) No person shall display fireworks between 
10 -00 p . m . to 6 -00 a . m . at any place . 

(4 ) No person shall display fireworks in the 
silence zones , which include Hospitals , 
Educational, Institutions, Courts etc. within it s 
surrounding area of 100 meters. 

(5 ) No person will produce / sale /display the fire 
crackers known as Big crackers , which is likely to 
generate noise level exceeding 125 decibels at a 
distance of 4 meters from the point of bursting. 


(6 ) No person shall display chain crackers 
(malas ) which may generate noise level exceeding 
105 decibels . 


( 7 ) It is ordered that no person in or upon any 
street or public place in Brihan Mumbai during 
the above period shall ignite any fireworks or 
exhibit any burning fireworks so as to cause an 
injury or harm to any persons . 


(1 ) This order is effective during the period 
from 6th January 2015 to 4th February 2015 
(Both days inclusive ). 


(8 ) I further direct that this order be published 
by affixing copies thereof in conspicuous places. 


( 2 ) No person shall burn or set of or throw a 
firework or send up a fire balloon or rocket or 
upon or within street or building in Brihan 
Mumbai : 

( a ) Tadtady ( also called tratary , putputy , 
martinicas , chitals , etc.). It contains yellow 
phosphorous, a highly poisonous substance, if 
accidentally swallowed by a child may prove 
fatal. 

(6 ) Thrown Down (Apti Bar ). 
(c ) Cork Amorces. 

(d ) Big Crackers which exceed 21 grams in 
weight, 3.8 cms. In length and 1. 99 cms. In a 
diameter . 


( 9 ) Whoever contravenes the provisions of 
clause (u ), sub -section ( 1) of section 33 of the 
Maharashtra Police Act , 1951 is liable to be 
punished u /s . 133 (i) with imprisonment for a 
term which may extend to Eight days or with 
fine which may extend to Rs. 1250 (Rupees One 
Thousand Two Hundred Fifty ) or with both . 


Given under my hand and seal this 5th January 
2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


ATT Top (ant . fa .y .) — P3T 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५- माघ १, शके १९३६ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 

POLICE , NAVI MUMBAI 


Order 


Any person contravening this order shall be 
punished under section 188 of Indian Penal 
Code. 

As the notice cannot be served individually to 
all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte. It shall be published for information of 
public through press and affixing the copies on 
the Notice Board of the Sr. PIs ., ACsP ., DCsP . 
and the copies to be furnished to all N .M . M .C . 
offices in Navi Mumbai and Sub Register Officers 
and Regional Transport office Vashi and Panvel 
by affixing the copies at conspicuous places in 
the locality . The Police officers will also promulgate 
this order as per the provisions of sec . 163 of 
Bombay Police Act . 

VISHWAS PANDHARE , 

Dy. Commissioner of Police , 
Navi Mumbai, 

Special Branch , 
dated 6th December 2014 . Navi Mumbai. 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

THANE 


NOTIFICATION 


No .CP/NM / S . B ./5454 /2014 . – Whereas , 
information has been received that due to the 
situation prevailing in the areas of the Police Stations 
within the Navi Mumbai Police Commissionerate , 
it is apprehended that terrorists/anti-social elements 
may use second hand (used cars) vehicles and 
they may seek hideouts in the rented residential 
areas viz . flat, room , bungalow etc. in the area of 
Navi Mumbai Police Commissioner to execute 
their disruptive acts and there is every likelihood 
of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and there is grave danger to human 
life and safety as well as injury to the public 
property ; 

And whereas, it is necessary that some checks 
should be put on owners and purchasers / leasors 
of vehicles and flat , room , bungalow etc ., so that 
terrorist/anti- social elements in the guise of 
purchasers or tenants would not cause disturbance 
of peace and berach of Public Order and that 
immediate action is necessary for the prevention 
of the same. 

Now therefore , I, Shri Vishwas Pandhare , 
Deputy Commissioner of Police , Special Branch , 
Navi Mumbai, in exercise of powers conferred 
upon me by section 144 of Code of Criminal 
Procedure, 1973 (No. 2 of 1974 ) do hereby order 
that no owner , purchaser of vehicles Saler, leasor 
or tenant of flat , room , bungalow etc . falling 
under jurisdiction of areas in the police stations 
within the Navi Mumbai, Police Commissionerate 
shall sale or rent any vehicle or flat, room , 
bungalow etc. to any person unless and untill he 
has furnished the particulars of such purchaser 
of the vehicle or such tenants or leasee of flat , 
room , bungalow etc . to the concerned police 
station . 

This order shall come into force with effect 
from 8th December 2014 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 5th February 2015 
(both days inclusive ). 


BOMBAY POLICE Act , 1951. 

No. SB /Communal/04 /2014 . - In exercise of the 
powers conferred by section 36 of Bombay Police 
Act , 1951 (Bom . XXII of 1951). 

I, Vijay Kamble , Commissioner of Police , Thane 
hereby authorize all officers Incharge of Police 
Station , All Divisional Asst . Commissioner s of 
Police and Zonal Deputy Commissioner s of Police 
in their respective areas of Polic Commissionerate 
to exercise the powers under section 36 of the 
Bombay Police Act , 1951 and the same shall 
remain in force from 00 -00 hours of 16th December 
2014 to 24 -00 hrs. of 15th March 2015 . 


VIJAY KAMBLE , 
Thane , 

Commissioner of Police 
dated 8th December 2014. Thane City . 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ४६०८ / सन २०१४ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे . 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 

रजा 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
मागितल्याचा 
दिनांक 


सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


( २ ) 


रजा . 


श्री . पी. पी. जोशी, ३११ दिवस दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१४ श्री . एन . पी. कापुरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अर्जित 

रोजीची सुट्टी जिल्हा न्यायाधीश- १, व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१४ दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१४ अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड . तीन दिवस अर्जित रजा. रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी . 

ते 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम - विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी /( टीसी) / ९०१/ १०४०७/ 
२०११- २०१२ / २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लकी को - ऑप. हौसिंग सोसा . 
लि ., एम . एम . आर. डी . वसाहत , घाटकोपर- मानखुर्द लिंक रोड , 
गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 
___ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी / (टीसी ) /११७१ / १०४१० / 
२०११- २०१२ / २०११. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हिल ग्रेन्ज को - ऑप . हौसिंग सोसा . 
लि ., एस. नं . ८८बी, ८६ एच नं . ५, सीटीएस नं . १५३१, घाटला 
व्हिलेज, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ५ जुलै २०११. 


जे. डी . पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०११. 


जे. डी . पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचा. - (१) श्री . व्ही . बी . कांबळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचा 

दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी आलेला दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ चा अर्जित रजेचा अर्ज . 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ५०४३ / २०१४. – वर नमूद संदर्भ क्र . १ अन्वये श्री . व्ही . बी . कांबळे यांनी विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज पाठविलेने त्यांना दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक 
६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता. 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 

रजा 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
मागितल्याचा 
दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


( ३ ) 


१ श्री . व्ही . बी . कांबळे , १९ दिवस दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ श्री . एस . डी . इंदलकर , 
२ रे सह दिवाणी अर्जित 

रोजीची एक 

रोजी ची सुट्टी सह दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) , व रजा दिवसाची अर्जित रजा . दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ ( क. स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी 
न्यायदंडाधिकारी, वर्ग- १, 

चे दुपारी ११ - ३० वाजल्यापासून वर्ग-१, रत्नागिरी . 
रत्नागिरी . 

दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ 

चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेणेत यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ . 


भा . उ. देबडवार , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी / (टीसी) / ६०५ / १०१५० / 
२०११- २०१२ / २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जोसविक को - ऑप . हौसिंग सोसा. 
लि ., प्लॉट नं . ५, सी . टी . एस . नं . १५६० , घाटलाव्हिलेज रोड, चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल/ ( ओ)/ १०३९९/ ६३० / २०११ 
२०१२/ २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , एकविरा महिला सेवा सहकारी संस्था 
मर्या., १ला मजला, महेंद्र स्मृती, घाटलागाव, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधरणा संस्था " 
असे असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


जयंत पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग, मुंबई. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ३१ मे २०११ . 


जयंत पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ३१ मे २०११ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२/ ५०८२ / सन २०१४. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित / परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे. 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 

रजा 


अर्जित / परिवर्तीत रजा 
मागितल्याचा 
दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


( ३ ) 


श्री . आर. व्ही . ४१ दिवस दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ कु . एस. एस . जाधव , 
नडगदल्ली , अर्जित 

ची सुट्टी 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) 
दिवाणी न्यायाधीश , रजा दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ दिनांक २० डिसेंबर २०१४ चे व न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, 
( क . स्तर), व 

पाच दिवस अर्जित रजा. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून चिपळूण . 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १, 
गुहागर, प्रतिनियुक्ती 

दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ चे 
सह दिवाणी न्यायालय , 
चिपळूण . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
( सह दिवाणी न्यायाधीश, चिपळूण 

यांचे न्यायालयाचे पदभारासह ) 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २० डिसेंबर २०१४ . 


भा . उ. देबडवार, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम - विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ( ओ) /१०३९८ / २०११ 
२०१२ / सन २०११. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अस्मिता महिला सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., रुम नं . बी -१, ब्लॉक नं . १३८ / ओ, अण्णाभाऊ साठे 
नगरच्या समोर , आर. एस . डी .एफ . संकल्प वसाहत, घाटकोपर-मानखुर्द 
लिंक रोड, मुंबई ४०० ०४३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, देवगड,-सिंधुदुर्ग यांजकडून 

___ अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिदे / ब- १ / देसफप्रखविसं / अंतिम आदेश / सन २०१२. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. एम . यशवंत , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड , जि . सिंधुदुर्ग, प्रस्तुतच्या 
आदेशान्वये देवगड सहकारी फळप्रक्रिया खरेदी-विक्री संस्था मर्या., 
किजवडे, ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचे कामकाज बंद करणेबाबत 
या कार्यालयाचे जा .क्र . सनिदे/ ब- १/ मध्यंतरीय आदेश / देसफप्रखविसं / 
सन २०११, दिनांक ३१ डिसेंबर २०११ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे. 


ए. एम . यशवंत, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, देवगड- सिधुदुर्ग . 


जयंत पाटील, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २६ मे २०११ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५- माघ १, शके १९३६ 


उप विभागीय अधिकारी माणगांव विभाग , माणगांव , यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात -२ / एसआर-९४/ दुरुस्ती /१२. - उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग , माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात- २ / एसआर- ९४ / २०१२, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मौजे रातवड, ता . माणगांव, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र 

६१ चे कलम ३२ ( २ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , 
पृ.क्र . १२ ते १३ मध्ये दिनांक सप्टेंबर २५ - ऑक्टोबर ०१, २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . 

दिनांक सप्टेंबर २५ - ऑक्टोबर ०१, २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 

जिल्हा रायगड, तालुका माणगांव , मौजे रातवड 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 


अ . क्र . 


सं . नं / ग .नं . 


हि . नं . 


क्षेत्र 


अ. क्र . 


सं .नं / ग.नं . 


हि . नं . 


क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


२०४ 


० (पै) 


४ . ६२० 


२०४ 


___ ० ( पै) 


४ .००० 


२.८५० 


२२२ 
२२५ 


० ( पै ) 
० ( पै) 


३. ३७० 
०. ४१७ 


१९ 
२१ 


२२२ 
२२५ 


० (पै) 
० ( पै) 


२१ 


० . २०० 


माणगांव, 
दिनांक २० डिसेंबर २०१४ . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर , 

उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगांव . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . राजापूर , जिल्हा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . राजापूर , जिल्हा 
___ रत्नागिरी यांजडकून 

___ रत्नागिरी यांजडकून 
वाचले. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

आदेश 
चे कलम २१ . 

क्रमांक सनिरा / प्र-१/ पडवेविकास / नोंदणी रद्द / ९२५/ २०१४. 
( २) या कार्यालयाचे जा.क्र . सनिरा / प्र-१/ 
विलिनीकरण /विल्येविकास / ९२९ / २०१४ , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ ने निर्गमित 

प्राप्त झालेल्या शक्तिनुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , 
केलेला विलिनीकरणाबाबतचा आदेश . सहकारी संस्था, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या आदेशाने पडवे 

विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित, पडवे, ता . राजापूर , 
आदेश 

जि . रत्नागिरी नोंदणी क्र . ३१३६२, दिनांक २५ मार्च १९६२ या 
क्रमांक सनिरा / प्र - १/विल्यविकास / नोंदणी रद्द / ९३० / २०१४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 

सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . 
प्राप्त झालेल्या शक्तिनुसार मी , कृ . रा . धुळप, सहायक निबंधक , ___ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
सहकारी संस्था , ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी या आदेशाने वाचले __ दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
क्र . २ च्या विलिनीकरणाच्या आदेशास अधीन राहन विल्ये विविध 
कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , विल्ये , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्र . १८२६५ , दिनांक १६ मे १९५० या सहकारी 

कृ . रा . धुळप , 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. 

सहायक निबंधक , 
___ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 

सहकारी संस्था, राजापूर , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

जि . रत्नागिरी . 


कृ . रा . धुळप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राजापूर , 

जि . रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ ९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १५०७ / सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ व नियम , १९६१ चे 
नियम १७ मधील तरतुदीनुसार मी , आर . जी . गायकवाड, उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, तालुका कल्याण, जि . ठाणे सिद्धीविनायक 
दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड , सागाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / केएलएन / एचएसजी / (टीसी) / २२१२९ / २०१० - २०११, सन २०१० असा असून या संस्थेचे खालीलप्रमाणे २ संस्थात विभाजीत करून 
पुढे दिलेल्या विभाजनाबाबतच्या योजनेनुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

विभाजनाची योजना 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


इमारतीचे समावेश 


सभासद संख्या 


४८ 


१ सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , 

बी व सी विंग 
संघवी गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव , डोंबिवली ( पूर्व) , 

ता . कल्याण, जि . ठाणे . 
२ न्यू सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., 

ओ विंग 
संघवी गार्डन , मानपाडा रोड , सागाव , डोंबिवली ( पूर्व) , 

ता . कल्याण , जि . ठाणे . 
१. सभासदत्व . - सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . 
कल्याण, जि . ठाणे या संस्थेचे बी व सी विंग मधील जे ४८ सदनिका व गाळेधारक आहेत व ज्यांची नावे नोंद नोंदणीकृत संस्थेच्या 
सभासद नोंदवहीत आहेत . ते नव्याने नोंदण्यात आलेल्या सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड , 
सागाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे संस्थेचे सभासद झाले आहेत असे मानण्यात येईल , तसेच ओ विंगमधील जे १६ सदनिका 
गाळेधारक भागधारक आहेत व ज्यांची नावे नोंदकृत संस्थेच्या सभासद नोंदणीवहीत आहेत . ते नव्याने नोंदण्यात आलेल्या न्यू सिद्धीविनायक दर्शन 
को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे या संस्थेचे सभासद झाले आहेत 
असे मानण्यात येईल . 

२. कार्यक्षेत्र. - उपरोक्त सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड , सागाव , डोंबिवली (पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे व न्यू सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव, डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे या नव्याने नोंदणीकृत होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांचे कार्यक्षेत्र त्यांनी धारण केलेल्या इमारत व प्लॉटच्या भागापुरते 
मर्यादित राहतील . 

३. संस्थेचे वर्गीकरण व उप विधी. - वरील नोंदणीकृत होणाऱ्या सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., संघवी 
गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे व न्यू सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., संघवी 
गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे या संस्थांचे वर्गीकरण हे गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरु सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था असे राहील . सदर संस्थेसाठी आदर्श उपविधी मंजूर करून देण्यात येतील . त्याप्रमाणे सदर संस्थेचे 
व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ व संस्थेचे मंजूर उपविधीनुसार चालविले जाईल . 

४ . व्यवस्थापन . - संस्थेच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., संघवी गार्डन , 
मानपाडा रोड , सागाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे व न्यू सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा . लि ., संघवी गार्डन , 
मानपाडा रोड, सागाव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे या गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन हे त्या त्या संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण 
सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापन समितीने कायदा , नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक 
घेण्याची कार्यवाही करील व अशा निवडलेल्या व्यवस्थापन समितीमार्फत संस्थेचे व्यवस्थापन, कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदींनुसार 
करावयाचे आहे . 

____ ५. कर्तव्य व अधिकार. - उपरोक्त सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे व न्यू सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड , सागाव , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने ती नोंदणीकृत संस्था 
म्हणून समजली जाईल . त्या संस्थांना मंजूर करून देण्यात येणाऱ्या ............... उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्य , अधिकार व जबाबदाऱ्या 
असतील . उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ व मंजूर उपविधी 
त्यांचे आर्थिक लेखे व नोंदवह्या व संबंधीत कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधीत अधिकारी निर्देशित करील त्याप्रमाणे माहिती 
पुस्तके महाराष्ट्र शासनाच्या भाषेमध्ये ठेवतील . 

६ . मालमत्ता व जबाबदारी. - मळ सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे या संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१५ अखेरच्या ताळेबंदातील तपशिलाप्रमाणे मालमत्ता व जबाबदारी 
आधारभूत धरून ज्या दराने रक्कम जमा करण्यात आल्या आहेत त्या दराने विभाजीत संस्थेची मालमत्ता व जबाबदारी निश्चित करण्यात 
भाग एक ( को.वि .पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ /पौष २५ -माघ १, शके १९३६ 
येईल . या संदर्भात सध्याच्या मूळ सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप.हौसिंग सोसा. लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड, सागाव, डोंबिवली (पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे च्या व्यवस्थापनास याद्वारे आदेशित करण्यात येते की , मूळ संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१५ अखेरचा ताळेबंद नफा 
तोटा पत्रक वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून प्रमाणित करून घ्यावा व सदरच्या दिनांक ३१ मार्च २०१५ चा ताळेबंद पत्रक आधारभूत धरून 
येणी व देणी यांची नवीन संस्थांमध्ये विभागणी करून त्याबाबतचा अहवाल व माहिती दोन महिन्यांचे आत कार्यालयाकडे सादर करावी. 

७. सामाईक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन . - सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा 
रोड, सागाव, डोंबिवली ( पर्व) , ता . कल्याण, जि . ठाणे व न्य सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप 
रोड , सागाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे या नव्याने नोंदण्यात येणाऱ्या विभाजित संस्थेमध्ये ज्या सुविधा आहेत त्यांची 
खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येईल : 

८. मोकळी जागा. - संस्थेच्या आवारात असलेली मोकळी जागा हिशोबात घेऊनच विभाजित संस्थेमध्ये संस्थेच्या एकूण जागेची 
वाटणी शास्त्रीय पद्धतीने केली जावी . 

९. प्रवेशद्वार . - सध्या संस्थेची दोन प्रवेशद्वारे वापरात आहेत . नवीन संस्था अस्तित्वात आल्यावर संस्थांना मापक अशा पद्धतीने 
त्याचा सामाईक वापर करता येईल . 

१०. ड्रेनेज लाईन . - संस्थेच्या आवारात ड्रेनेज लाईन आहे ती सामाईक राहील . त्याचे व्यवस्थापनासाठीचा खर्च सभासदाचे प्रमाणात 
दोन्ही संस्थांमध्ये भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 

११. साफसफाई व सुरक्षा व्यवस्था. - दोन्ही संस्थेच्या आवारातील साफसफाई व सुरक्षा व्यवस्था स्वतंत्र राहील . त्यांचे 
व्यवस्थापनासाठीचा खर्च सभासदांचे प्रमाणात प्रत्येक संस्थांमध्ये स्वतंत्र करून घेण्यात यावा. 

१२. सामाईक जागेतील वीज. - दोन्ही संस्थेच्या आवारातील सामाईक जागेतील वीजेचा खर्च स्वतंत्र असल्यामुळे प्रत्येक संस्थेने 
तो स्वतंत्र करण्यात यावा . 

१३. कन्व्हेंन्स डीड . - संस्थेच्या हिश्श्याप्रमाणे कन्व्हेंन्स डीड कायदेशीर सल्लागाराकडून करून घ्यावीत. याची जबाबदारी संस्थेच्या 
त्या वेळेच्या व्यवस्थापनाकडे राहील . जर सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थेच्या नावे कन्व्हेंन्स झालेस त्या संस्थेने नव्याने नोंदणी होण्याऱ्या 
संस्थेचे त्यांचे हिताप्रमाणे कन्व्हेंन्स करावे . 

१४. कागदपत्रे व दस्तऐवज . - मूळ सिद्धीविनायक दर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., संघवी गार्डन , मानपाडा रोड , सागाव , 
डोंबिवली ( पूर्व ), ता . कल्याण, जि . ठाणे चे सर्व हिशोबाची कागदपत्रे व दस्तऐवज विभाजनाचे तारखेपर्यंतची येणी, देणी नवीन संस्थामध्ये 
वर्ग झाल्यावर हिशोबाचे लेखापरीक्षण अद्यावत करण्यात येईल व लेखापरीक्षण अहवाल विभाजित संस्थेचे व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरित 
करण्यात येतील . ज्या धारिका व कागदपत्रे विभाजित संस्थेशी सामाईक असतील व आवश्यक असतील तर ती संस्थेने आपआपल्या स्तरावर 
स्वतंत्ररित्या ठेवावीत . उपविधीतील तरतुदीनुसार निवडून आलेल्या व्यवस्थापक समिती कागदपत्रे व दस्तऐवजाची मालकी स्विकारेल 
भविष्यात नवीन संस्थांचे कागदपत्रे व दस्तऐवज तसेच हिशोबाची पुस्तके ठेवणे इ. हे संबंधीत व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असेल व ते जबाबदार 
राहतील . 

१५ . मालमत्ता व हस्तांतरण . - संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९०८ मध्ये नमूद केले 
असले तरीही मूळ संस्थेचेविभाजन करून नवीन संस्थांची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मलामत्ता व दायित्वे नवीन संस्थांच्या नावे होण्याबाबत 
पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नावे हस्तांतरण पत्र आवश्यकता नाही. 

१६. न्यायिक कार्यवाही . - मूळ संस्थेची दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभागणी केल्यामुळे केलेल्या संस्था कोणतेही हक्क किंवा बंधने 
यावर परिणाम होणार नाही . जी न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही. आणि तदनंतर न्यायिक कार्यवाही नव्याने संस्थेस व संस्थेविरुद्ध 
चालू ठेवता येईल . 

१७. संस्थेच्या विभाजनामुळे संस्थेने सुरू केलेल्या अथवा संस्थेच्या विरुद्ध सुरू असलेल्या कोणत्याही न्यायिक कारवाईस बाधा 
येणार नाही . मूल संस्थेने सुरू केलेल्या अथवा तिच्या विरुद्ध चालु असलेल्या न्यायिक कारवाईची जबाबदारी नवीन संस्थांवर राहील. 

१८ . या आदेशान्वये नव्याने अस्तित्वात आलेल्या न्य सिद्धीविनायक सह. गृहनिर्माण संस्थेने विहित नमन्यात प्रमाणपत्र प्रदान करत आहे. 

१९. सध्याचे अस्तित्वात संस्थेचे कार्यक्षेत्रामधून नव्याने नोंदणी झालेल्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र कमी करण्यात येत असून उपविधी दुरुस्तीचा 
प्रस्ताव संस्थेचे या कार्यालयास सादर करावा . 

प्रस्तुत आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी देण्यात आला आहे. 


आर. जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली, तालुका कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


११ 


अनुसूची 
जिल्हा सिंधुदुर्ग , तालुका कणकवली, गाव कणकवली 
गट क्रमांक / उप विभाग क्रमांक / आवश्यक जमिनीचे 
सर्व्हे क्रमांक पोट हिस्सा क्रमांक 


क्षेत्र 


२२० 


ल 


२२० 
२२२ 


orr 


हे . आर 
०६० . ०० 
० ०४. ५० 
० ०४ . ०० 
० ०० . २० 
००५. ५० 
०७४. २० 


२२२ 


cr|| 


सि . स.नं . १०१६ 


एकूण 


ज्याच्यासाठी जमिनी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव आहे ते संपादनाचे प्रयोजन . - कणकवली 
नगरपंचायत विकास आराखडा आरक्षण क्रमांक २७ व २८ खेळाचे 
मैदान व बगीचा तयार करणेसाठी जमीन संपादन . 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१४. 


ई. रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग. 


जिल्हाधिकारी,सिंधुदुर्ग यांजकडन 

___ अधिसचन 
( भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक डेस्क -८ / भूसं / नोव १७/ २०११ / कणकवली. - ज्याअर्थी, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना असे वाटते की , मौजे कणकवली, 
तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील जमिनी ज्याचा सविस्तर 
तपशील उप विभागीय अधिकारी कणकवली, तालुका कणकवली, 
जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयात उपलब्ध असून त्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे. 

त्याअर्थी, आता भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ [ २०१३ 
चा ११(१)] ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे .) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या 
कलम ११ (१) च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत 
आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे . उक्त जमिनीमध्ये 
हितसंबंधित असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येत 
आहे की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीवर नेमण्यात 
आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात 
त्यांनी अडथळा किंवा हस्तक्षेप करू नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे 
तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळविता विक्री, भाडेपट्टी 
गहाण, अभिहस्तांकन , देवाण- घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त 
जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार 
किंवा त्या संबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा 
याकडे उक्त जमिनीचे अंतिमरित्या संपादन करण्यात येतील अशा । 
भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी संपादन अधिनियमांचे 
( २०१३ चा ३० ) यांच्या पोट - कलम १०९ अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या 
अधिकारान्वये दुर्लक्ष करील . 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत . 
सदरील जमीन कणकवली नगरपंचायत विकास आराखडा मध्ये क्रमांक 
२७ व २८ अन्वये आरक्षित भूखंडातील असल्याने तातडीने भूसंपादन 
करणे आवश्यक आहे. तशा अर्थाची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे काम 
जर अंशतः किंवा पूर्णत सोडून देण्यात येईल तर ती वस्तुस्थिती 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल . 

उक्त जमिनीचे संयुक्त मोजणी पत्रक / नकाशे व संपादनाचे क्षेत्र 
इत्यादी उप विभागीय अधिकारी, कणकवली, तालुका कणकवली , 
जि . सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता 
उपलब्ध आहेत . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - २अ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक सनिदे / ब-१ / मध्यंतरीयआदेश / देसफप्रखविसं / २०७० / 
सन २०११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा . अधि . 
२४ ) चे कलम १०२ व (१)( सी ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , ए. एम . यशवंत, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , देवगड , जि . सिंधुदर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , देवगड 
सहकारी फळप्रक्रिया खरेदी-विक्री संस्था मर्या.,किजवडे, ता . देवगड , 
जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी / डीजीडी /पीआरडी / ( आय) / 
९०१, दिनांक १९ ऑक्टोबर १९८७ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत 
यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३( १ ) अन्वये मुख्य अवसायक 
म्हणून , सहकारी अधिकारी, ( श्रेणी-२) देवगड, अधिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , देवगड व अवसायक श्री . एस . टी . कुडतकर, बँक 
इन्स्पेक्टर ,सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . शाखा- देवगड 
व श्री . यु. डी . मेस्त्री, सचिव , देवगड तालुका औद्योगिक बहूउद्देशिय 
सहकारी संस्था मर्या., देवगड यांची नियुक्ती करणेत येत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०११ रोजी दिला आहे. 

ए. एम. यशवंत , 
देवगड, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०११. सहकारी संस्था, देवगड-सिधुदुर्ग. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


हुदा 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / ७६१७ / १४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आधिसूचने 
अन्वये दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . हाऊसिंग लि ., मुंबई शाखा, रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम २( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५ ), (६ ), ( ७ ), (९), ( १०), (११ ), ( अपसेट प्राईज कायम 
करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), (१४ ), (१५), (१७), (१८) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . संदीप पांडूरंग बेळणेकर 

जिल्हा व्यवस्थापक 

रत्नागिरी जिल्हा 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहिल . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांना नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ स - दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ व नियम , १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ . 


राजेंद्र महाजन, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


१३ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / ७६१३ / १४. - - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम 

आलेल्या शक्तीच्या वापर करून मी . राजेंद्र महाजन. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था. रत्नागिरी 
या अधिसूचने अन्वये अजिंक्य नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., सांगली, ता . मिरज , जि . सांगली या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २(एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५ ), (६ ), ( ७), (९), 
( १० ), ( ११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), ( १३ ), (१४), ( १५ ), (१७), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती 
प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
श्री . अनिल निळकंठ मांगले . . विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यानी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

___ ( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावी . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ स - दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ व नियम १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


( ३ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / ७६०९ / १४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आधिसूचने 
अन्वये रत्नागिरी जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँक लि ., रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चा नियम (एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५ ), (६ ), ( ७), ( ९), ( १० ), (११), ( अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), (१५), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्ज वसूली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत 
आहे :---- 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
श्री. एम . डी . काळे 

प्र . व्यवस्थापक 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . पी . एस . भोळे 

प्र . शाखा व्यवस्थापक रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . एस . एम . कांबळे 

प्र . शाखा व्यवस्थापक रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . डी . बी. वायंगणकर 

शाखा व्यवस्थापक 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . पी . एम. पाटोळे 

प्र . शाखा व्यवस्थापक रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . के . पी. मयेकर 

लिपिक 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री. एस . पी . नावले 

लिपिक 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . एन. बी . शिगवण 

पर्यवेक्षक 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री. पी . जी . शिंदे 

पर्यवेक्षक 

रत्नागिरी जिल्हा 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक यांस उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहिल . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास 
सादर करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ स- दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ व नियम 
१९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


aaranxowaua 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ १५ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / का . त. ६ / का . क . १५६ / ३६४९ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , छगन गंडाळ , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग या आदेशाद्वारे खोपोली शहर 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, खोपोली, ता . खालापूर, जि . रायगड या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १ ) व १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०७ २ ( एच ) व ( जे ) नियम १०७ खालील 
उप नियम ( ३ ), ( ५ ), (६ ), ( ७ ), (९ ), ( १० ), (११ ) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतुद वगळून ) (१२), (१३ ), ( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ), 
कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 


अ. क्र . 

अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा 
आधकार शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( १) ( २ ) __ ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . पंढरीनाथ रामभाऊ धारणे , वसुली व विक्री अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
सहायक अधिकारी 
( १) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( २) नियमबाह्य कामकाज केलेस त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार रहाल. 
( ३) वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ४ ) जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास 
अशा मालमातेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ५ ) संस्थेने वसूल केलेला सरचार्ज शासकीय खजिन्यात भरणा करावा . 
हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

छगन गंडाळ , 
रायगड - अलिबाग , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ . 

सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / का. त . ६/ शेत. सै मध्य . ग्रा . सं ./ का . क . २१ (३ )/ कलम 
१०९ / ३२३९ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१( ३ ) व कलम १०९ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , छगन गंडाळ, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
रायगड - अलिबाग , जि . रायगड शेतकरी सैनिक सहकारी ग्राहक संस्था 
मर्यादित , महाड , तालुका महाड , जिल्हा रायगड ( अवसायनात ) नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / एबीजी / सीओएन / १०२ / ८८ - ८९ , दिनांक 
२९ ऑक्टोबर १९८८ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
__ हा आदेश दिल्याचे तारखेपासून संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजावे . 
___ या आदेशाचे दिनांकापासून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम ९२ ( ३ ) अन्वये सदर संस्थेचे दप्तर नष्ट करण्यात 
यावे. 
हा आदेश मी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे. 

छगन गंडाळ , 
रायगड - अलिबाग , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . राजापूर , जिल्हा 

रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

चे कलम २१. 
( २) या कार्यालयाचे जा .क्र . सनिरा / प्र - १ / 

विलिनीकरण / सागवेविकास /९३१ / २०१४ , 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ ने निर्गमित 
केलेला विलिनीकरणाबाबतचा आदेश . 

आदेश 
क्रमांक सनिरा / प्र- १ / सागवेविकास / नोंदणी रद्द / ९३२ / २०१४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या शक्तिनुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या आदेशाने वाचले 
क्र . २ च्या विलिनीकरणाच्या आदेशास अधीन राहून सागवे विविध 
कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित, सागवे, ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्र . १२९६४ , दिनांक २६ मे १९४९ या 
सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंदण करून आज 
दिनांक १६ डिसेंबर , २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिऊनि -१/ का . क . १५६ / सांगली सहकारी को - ऑप . बँक / ३८७९/ २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई (१ ) शहर या अधिसूचनेद्वारे सांगली सहकारी को - ऑप . बँक लि ., १५१, सांगली सहकार भवन, एस . के . रोड , दादर (पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०२८ या बँकेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), 
( ९ ), (१० ), (११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), ( १२), (१३ ), (१४ ), (१५ ), ( १७ ) , 
( १८ ), ( १९ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत 
कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी बँकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे 
अधिकार राहतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी सांगली सहकारी को - ऑप. बँक लि ., १५१, सांगली सहकार भवन, एस . के . रोड, दादर 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८ या बँकेचीच वसुली करावयाची आहे . या अधिकारावर अन्य बँकेच्या वसुली करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून 
दिलेल्या बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहाचे चिन्हांचा 
शिक्का , यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक 
२० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी 
मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही , तोपर्यंत घेऊ नये . वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून 
शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . एस. वाय . जाधव सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
२ श्री . जे. एस. जाधव 

सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . एस. बी . साईल सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 
श्री. डी. टी. भोसले सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . व्ही. एस. भिसे 

सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री. आर . जी. घाडगे 

सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . एस . जी . सलगरे 

सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
___ श्री . डी . आर. शिंदे 

सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
श्री . जी. एस . सुतार 

सब अकाउन्टंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


बृहन्मुंबई 


onGm5<00| 


बृहन्मुंबई 


बृहन्मुंबई 


ही अधिसूचना आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


चं. वि . टिकुळे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . राजापूर , 

(६ ) विलिन झालेल्या संस्थेचे कर्मचारी ( कायम /हंगामी ) जर या 
जि . रत्नागिरी यांजकडून 

आदेशाच्या तारखेपर्यंत संस्थेच्या सेवेत आहेत तर त्यांची सेवा (नियुक्ती, 
आदेश 

वेतन , भत्ते इ. ) व सेवा नियमातील अंतर्भूत सर्व बाबी कुवेशी विविध 

कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , कुवेशी, ता . राजापूर , 
क्रमांक सनिरा/ प्र -१ /विलिनीकरण / विल्येविकास/ ९२९ / २०१४ . - महाराष्ट्र जि . रत्नागिरी या संस्थेमध्ये या आदेशाच्या तारखेपासून वर्ग ( हस्तांतरित ) 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ ( ब ) (१ ) अन्वये प्राप्त । होणार आहेत . 
झालेल्या शक्तीनुसार मी , कृ . रा. धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 

___ ( ७) विलिनीकरण झालेल्या विल्ये विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 
संस्था, राजापूर , जि . रत्नागिरी या आदेशान्वये विल्ये विविध कार्यकारी 

संस्था मर्यादित , विल्ये या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपर्यंत झालेल्या 
सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , विल्ये , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही 

आर्थिक व्यवहारांचे वैधानिक लेखापरिक्षण मा . जिल्हा उपनिबंधक , 
संस्था कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , कुवेशी , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांनी नियुक्त केलेले लेखापरिक्षक किंवा 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेत आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टिने , 

शासकीय उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, राजापूर यांचेकडून दिनांक 
योग्य व्यवस्थापन होणेसाठी व सार्वजनिक हितार्थासाठी खालील तरतुदीत 

३१ मार्च २०१५ पूर्वी/ पर्यंत पूर्ण करून घेण्यात यावे आणि लेखापरिक्षकांनी 
अधिन राहून विलिन करण्यात येत आहे. 

प्रामाणित केलेली आर्थिक पत्रके व कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी 
__ तरतुदी. - (१) विल्ये विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्या., 

सेवा संस्था मर्यादित , कुवेशी या संस्थेची आर्थिक पत्रके एकत्रित करून 
विल्ये , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था कुवेशी विविध कार्यकारी संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१५ अखेरचे वैधानिक लेखापरिक्षण दिनांक 
सहकारी सेवा संस्था मर्या., कुवेशी , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या 

३१ जुलै २०१५ पर्यंत पूर्ण करून घ्यावे . 
संस्थेत या आदेशाच्या तारखेपासून विलिन करण्यात येत आहे. 

( ८ ) विलिनीकरणाच्या आदेशाच्या तारखेपासून विल्ये विविध कार्यकारी 
___ ( २) विलिन झालेल्या संस्थेचे व ज्या संस्थेमध्ये विलीन झाली आहे सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , विल्ये, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या 
त्या संस्थेचे वर्गीकरण , उपवर्गीकरण व पोट-नियम सारखेच असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द होणार आहे. नोंदणी रद्दचे स्वतंत्र आदेश निर्गमित 
विलिनीकरणानंतर विल्ये विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , 

करण्यात येत आहेत . 
विल्ये, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेची उपविधी रद्द झालेली आहे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
विलिनीकरणानंतर विद्यमान कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था 

दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
मर्यादित, कुवेशी, ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या उपविधीप्रमाणे 
कामकाज होणार आहे . या उपविधीत विलिन झालेल्या संस्थेचे असणारे 

कृ . रा . धुळप , 
कार्यक्षेत्र समाविष्ट होणार आहे. त्याप्रमाणे संस्थेने उपविधीत सुधारणा 

सहायक निबंधक, 
करून घेण्यात यावी . 

सहकारी संस्था , ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी . 
__ ( ३ ) विलिनीकरणानंतर कुवेशी वि . का . स. सेवा संस्था मर्यादित , 
कुवेशी, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे विद्यमान समिती सदस्य सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 
त्यांच्या विहित मुदतीपर्यंत संस्थेचे समिती सदस्य म्हणून असणार आहेत . 

अंतिम आदेश 
( ४ ) विलिन झालेल्या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपर्यंत झालेले सर्व 
जमा - खर्च, सर्व सभासद , धनको, ऋणको, व्यक्ती, जबाबदाऱ्या , देणी , 

क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / भूमाता स्वयं / स .सं ./ नोंदणी रद्द / ४२८९ / 
जिंदगी , मालमत्ता , येणे रकमा , हितसंबंध, अधिकार , सूचना , प्राधिकार , 

सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
कायदेशिर निवाडे, दावे , करार कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 

२१ व ( २ ) अन्वये १०९ नुसार मला प्राप्त अधिकार मिळाल्यावरून 
संस्था मर्यादित , कुवेशी, ता . राजापूर या संस्थेमध्ये या आदेशाच्या 

अधिकारानुसार मी , शीतल आ . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
तारखेपासून हस्तांतरित होणार आहेत . विलिन झालेल्या संस्थेचे हस्तांतरित 

संस्था , कणकवली, ता . कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग या आदेशाद्वारे भूमाता 
झालेले सदस्य हे सहकारी अधिनियमात नियमांत आणि पोट-नियमात 

कृषीमाल फळप्रक्रिया स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या., फोंडाघाट , 
तरतूद केलेली असे अशा हक्कांचा वापर करण्यास हक्कदार असणार 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / 
आहेत . 

जीएनएल/ ( ओ ) / १०६१ / सन २०११, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११, या 

संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ चा अवसायकांचा अंतिम आदेश 
( ५ ) विलिन झालेल्या विल्ये विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था 

स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
मर्यादित , विल्ये , ता . राजापूर या संस्थेकडे रत्नागिरी जिल्हा मध्य . सह . 
बँक मर्यादित , रत्नागिरी बँकेचेकिंवा अन्य सहकारी संस्थाची किंवा अन्य 

२१ नुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
वित्तिय संस्थांची देणी असल्यास संबंधित वित्तिय संस्थांनी या संस्थेच्या ____ या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज बंद झाले 
सभासदांकडून येणे असलेल्या कर्जबाकीच्या वसुलीतून दिनांक ३१ मार्च आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे. 
२०१५ पर्यंत वसूल करून घ्यावी. या संस्थेकडे वित्तिय संस्थांची असणारी 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे . 
थकबाकी ही , थकबाकी रक्कम पूर्ण वसुल होईपर्यंत सदर थकबाकी कुवेशी 
विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , कुवेशी, ता . राजापूर या 

शीतल आ . पाटील, 
संस्थेची थकबाकी आहे असे समजले जाणार नाही . 

कणकवली, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ . सहकारी संस्था , कणकवली . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


( ५ ) विलिन झालेल्या संस्थेचे कर्मचारी ( कायम / हंगामी) जर या 
आदेशाच्या तारखेपर्यंत संस्थेच्या सेवेत आहेत तर त्यांची सेवा (नियुक्ती, 
वेतन , भत्ते ई.) व सेवा नियमातील अंतर्भूत सर्व बाबी कुवेशी विविध 
कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , कुवेशी , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी या संस्थेमध्ये या आदेशाच्या तारखेपासून वर्ग (हस्तांतरित ) 
होणार आहेत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिरा / प्र- १/ विलिनीकरण / पडवेविकास / ९२४/ २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ ( ब) ( १) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या शक्तिनुसार मी , कृ . रा. धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , राजापूर , जि . रत्नागिरी या आदेशान्वये पडवे विविध कार्यकारी 
सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , पडवे , ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी हि संस्था 
कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित, जाणार , ता. राजापूर, 
जि . रत्नागिरी या संस्थेत आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टिने , योग्य 
व्यवस्थापन होणेसाठी व सार्वजनिक हितार्थासाठी खालील तरतुदी 
विचारात घेऊन विलिन करण्यात येत आहे . 

तरतुदी. - (१) पडवे विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्या., 
पडवे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था कुवेशी विविध कार्यकारी 
सहकारी सेवा संस्था मर्या., कुवेशी,, ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी या 
संस्थेत या आदेशाच्या तारखेपासून विलिन करण्यात येत आहे . 

( २ ) विलिन झालेल्या संस्थेचे व ज्या संस्थेमध्ये विलीन झाली आहे 
त्या संस्थेचे वर्गीकरण, उपवर्गीकरण व पोट-नियम सारखेच असल्याने 
विलिनीकरणानंतर पडवे विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , 
पडवे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे पोट-नियम रद्द झालेली 
आहे . विलिनीकरणानंतर विद्यमान कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 
संस्था मर्यादित , कुवेशी, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या 
पोटनियमाप्रमाणे कामकाज होणार आहे. या पोट-नियमात विलिन 
झालेल्या संस्थेचे असणारे कार्यक्षेत्र समाविष्ट होणार आहे . त्याप्रमाणे 
संस्थेने पोट-नियमात सुधारणा करून घेण्यात यावी . 


( ६) विलिनीकरण झालेल्या पडवे विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 
संस्था मर्यादित, पडवे या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपर्यंत झालेल्या 
आर्थिक व्यवहारांचे वैधानिक लेखापरिक्षण मा . जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांनी नियुक्त केलेले लेखापरिक्षक किंवा 
शासकीय उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, राजापूर यांचेकडून दिनांक 
३१ मार्च २०१५ पूर्वी/ पर्यंत पूर्ण करून घेण्यात यावे आणि लेखापरिक्षकांनी 
प्रामाणित केलेली आर्थिक पत्रके व कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी 
सेवा संस्था मर्यादित, कुवेशी या संस्थेची आर्थिक पत्रके एकत्रित करावीत 
व संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१५ अखेरचे वैधानिक लेखापरिक्षण 
दिनांक ३१ जुलै २०१५ पर्यंत पूर्ण करून घ्यावे. 

( ७ ) विलिनीकरणाच्या आदेशाच्या तारखेपासून पडवे विविध कार्यकारी 
सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , पडवे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या 
संस्थेची नोंदणी रद्द होणार आहे. नोंदणी रद्दचे स्वतंत्र आदेश निर्गमित 
करण्यात येत आहेत . 
___ हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


कृ . रा . धुळप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी. 


( ३ ) विलिन झालेल्या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपर्यंत झालेले सर्व 
जमा - खर्च, सर्व सभासद , धनको, ऋणको, व्यक्ति , जबाबदाऱ्या , देणी , 
जिंदगी, मालमत्ता , येणे रकमा, हितसंबंध, अधिकार , सूचना, प्राधिकार , 
कायदेशिर निवाडे, दावे, करार कुवेशी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 
संस्था मर्यादित , कुवेशी, ता . राजापूर या संस्थेमध्ये या आदेशाच्या 
तारखेपासून हस्तांतरीत होणार आहेत . विलिन झालेल्या संस्थेचे हस्तांतरित 
झालेले सदस्य हे सहकारी अधिनियमात . नियमांत आणि पोट -नियमात 
तरतूद केलेली असेल अशा हक्कांचा वापर करण्यास हक्कदार असणार 
आहे . 


( ४) विलिन झालेल्या पडवे विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था 
मर्यादित , पडवे, ता . राजापूर या संस्थेकडे तिच्या सभासदांकडून येणे 
असणारी रत्नागिरी जिल्हा मध्य . सह . बँक मर्यादित , रत्नागिरी बँकेची 
किंवा सहकारी संस्था किंवा अन्य वित्तिय संस्थांची देणी असल्यास 
संबंधित वित्तीय संस्थांनी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत वसूल करून 
घ्यावी. या संस्थेकडे वित्तिय संस्थांची असणारी थकबाकी ही , थकबाकीची 
रक्कम पूर्ण वसुल होईपर्यंत सदर थकबाकी कुवेशी विविध कार्यकारी 
सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , कुवेशी, ता. राजापूर या संस्थेची थकबाकी 
आहे असे समजले जाणार नाही . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ नों .प्र.प./ ५०२ / सन २०१४. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत, आहे की , 
येसू आनंद को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / (डीओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २६६७८ / २०१४ , सर्व्हे नं . 
६ , हिस्सा नं. २ गार्डियन शाळेजवळ , मौजे नांदिवली, डोंबिवली 
( पू.), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

आर . जी . गायकवाड, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


१९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . राजापूर, 
जि . रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिरा/ प्र- १/ विलिनीकरण / सागवेविकास / ९३१ / २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १८ ( ब ) (१ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या शक्तिनुसार मी , कृ . रा . धुळप , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था , राजापूर , जि . रत्नागिरी या आदेशान्वये सागवे , विविध कार्यकारी 
सहकारी सेवा संस्था मर्यादित, सागवे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही 
संस्था नाणार विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , नाणार , 
ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेत आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टिने 
योग्य व्यवस्थापन होणेसाठी व सार्वजनिक हितार्थासाठी खालील तरतुदीस 
अधिन राहून विलिन करण्यात येत आहे : 

तरतुदी . — (१) सागवे , विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्या., 
सागवे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था नाणार विविध कार्यकारी 
सहकारी सेवा संस्था मर्या., सागवे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेत 
या आदेशाच्या तारखेपासून विलीन करण्यात येत आहे . 

( २ ) विलीन झालेल्या संस्थेचे व ज्या संस्थेमध्ये विलीन झाली आहे 
त्या संस्थेचे वर्गीकरण, उप वर्गीकरण व पोट-नियम सारखेच असल्याने 
विलिनीकरणानंतर सागवे, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , 
सागवे, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेची उपविधी रद्द झालेली 
आहे . विलिनीकरणानंतर विद्यमान नाणार विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 
संस्था मर्यादित, नाणार, ता . राजापूर , जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या उपविधिप्रमाणे 
कामकाज होणार आहे. या उपविधीत विलीन झालेल्या संस्थेचे असणारे 
कार्यक्षेत्र समाविष्ट होणार आहे . त्याप्रमाणे संस्थेने उपविधीत सुधारणा 
करून घेण्यात यावी . 
__ ( ३ ) विलिनीकरणानंतर नाणार , वि . का . स . सेवा संस्था मर्यादित , 
नाणार , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे विद्यमान समिती सदस्य 
त्यांच्या विहित मुदतीपर्यंत समिती सदस्य म्हणून असणार आहेत . 

( ४) विलीन झालेल्या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपर्यंत झालेले सर्व 
जमा -खर्च, सर्व सभासद , धनको , ऋणको , व्यक्ती, जबाबदाऱ्या , देणी , 
जिंदगी, मालमत्ता , येणे रकमा, हितसंबंध, अधिकार, सूचना, प्राधिकार , 
कायदेशीर निवाडे, दावे, करार नाणार विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 
संस्था मर्यादित , नाणार , ता . राजापूर या संस्थेमध्ये या आदेशाच्या 
तारखेपासून हस्तांतरीत होणार आहेत. विलीन झालेल्या संस्थेचे हस्तांतरीत 
झालेले सदस्य हे सहकारी अधिनियमात , नियमांत आणि पोट -नियमात 
तरतूद केलेली असेल अशा हक्कांचा वापर करण्यास हक्कदार असणार 
आहे. 


( ५ ) विलीन झालेल्या सागवे , विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था , 
मर्यादित , सागवे, ता . राजापूर या संस्थेकडे रत्नागिरी जिल्हा मध्य . सह . 
बँक मर्यादित , रत्नागिरी बँकेचेकिंवा अन्य सहकारी संस्थांची किंवा अन्य 
वित्तिय संस्थांची देणी असल्यास संबंधित वित्तिय संस्थांनी या संस्थेच्या 
सभासदांकडून येणे असलेल्या कर्जबाकीच्या वसुलीतून दिनांक ३१ मार्च 
२०१५ पर्यंत वसूल करून घ्यावी. या संस्थेकडे वित्तिय संस्थांची असणारी 
थकबाकी ही थकबाकीची रक्कम पूर्ण वसूल होईपर्यंत सदर थकबाकी 
नाणार विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , नाणार , 
ता . राजापूर या संस्थेची थकबाकी आहे असे समजले जाणार नाही . 

(६) विलीन झालेल्या संस्थेचे कर्मचारी ( कायम /हंगामी ) जर या 
आदेशाच्या तारखेपर्यंत संस्थेच्या सेवेत आहेत तर त्यांची सेवा 
(नियुक्ती, वेतन, भत्ते इ.) व सेवा नियमांतील अंतर्भूत सर्व बाबी नाणार 
विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित, नाणार , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी या संस्थेमध्ये या आदेशाच्या तारखेपासून वर्ग ( हस्तांतरित ) 
होणार आहेत . 

( ७) विलिनीकरण झालेल्या सागवे, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा 
संस्था मर्यादित , सागवे या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपर्यंत झालेल्या 
आर्थिक व्यवहारांचे वैधानिक लेखापरीक्षण मा . जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांनी नियुक्त केलेले लेखापरीक्षक किंवा 
शासकीय उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, राजापूर यांचेकडून 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ पूर्वी/ पर्यंत पूर्ण करून घेण्यात यावे आणि 
लेखापरीक्षकांनी प्रामाणित केलेली आर्थिक पत्रके व नाणार विविध 
कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , नाणार या संस्थेची आर्थिक पत्रके 
एकत्रित करून संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१५ अखेरचे वैधानिक 
लेखापरीक्षण दिनांक ३१ जुलै २०१५ पर्यंत पूर्ण करून घ्यावे. 

(८ ) विलिनीकरणाच्या आदेशाच्या तारखेपासून सागवे विविध कार्यकारी 
सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , सागवे , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या 
संस्थेची नोंदणी रद्द होणार आहे. नोंदणी रद्दचे स्वतंत्र आदेश निर्गमित 
करण्यात येत आहेत . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . राजापूर , 

जि . रत्नागिरी. 


भाग एक ( को. वि.पु.) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 
कमांक रविअमा- भां / कात- २ / एस आर ५०/ २०११ _ ज्याअर्थी अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
महाराष्ट्र ओद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन ) 

शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली 
चे कलम एक , पोट- कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

नमद केलेल्या जमिनीमध्ये भ - धारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तिचा 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार- ब 

हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 
पृष्ठ क्र . २६१ ते २६६ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 

उल्लेख केलेल्या जमिनी मध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसुचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
विभाग क्र . आयडीसी / २००७/ ( ३३४) / उ-१४, उक्त अधिनियमाच्या दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्टी दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे . 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या ___ या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून , आणि 
आहे ; 

अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
__ आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 

केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 

उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम 
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

३३, पोट- कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

चा एक ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा) अन्वये विचारात घेतल्या 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

जाणार नाहीत . 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११- ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
करण्यात आली आहे. 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 

अनुसूची 
काढण्यात आलेली क्र . आयडीसी/ १८९२ (१७४४१), उद्योग -१४ , 

रोहा -माणगाव औद्योगिक क्षेत्र 
दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक 

जिल्हा रायगड, ता . माणगाव, गाव निजामपूर 
विकास अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे 

__ अ.क्र . स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
कलम ३२, कलम ३३ पोट - कलम ( २ ), कलम ३६ व कलम ३८ 

(१ ) (२) ( ३) ( ४ ) 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 

हे . आर 
अधिकारी , माणगांव यांची नेमणूक केली आहे. 

१. ३१५ 
___ आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 

१अ / ३ ० .८८२ 
सोबतच्या अनुसूची मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक ३ १५७ १अ / २ । १. ००५ 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांचे मत झाले आहे . 

१५७ 

१ब / १ ३. १३० 
___ आणि ज्याअर्थी मा . जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचे कडील पत्र 
क्र . भूसंपादन / टे. ६/ २६९३०७ / २०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये 

प्रशाली जाधव-दिघावकर, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन 

माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी, 
धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतूदीची प्रसिद्धी केली । दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग , माणगाव . 
आहे आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने आणि 
कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या भू धारकांनी 
मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला आहे . 


0 


६३ 


0 


९३ 


< 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


२१ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात- २/ एस आर ५८ / २०११ . - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट - कलम (३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार- ब 
पृष्ठ क्र . २५३ ते २६० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . आयडीसी. २०१२ / ( ६६ ) / उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्टी 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या 
दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला 
आहे , 

आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 
अशा क्षेत्रांत आहेत , 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 
शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्यशासन प्रदान 
करण्यात आली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली क्र . आयडीसी / १८९२ (१७४४१), उद्योग -१४ , 
दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३२ , कलम ३३ पोट- कलम ( २ ), कलम ३६ व कलम ३८ 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
सोबतच्या अनुसूचीत मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी मा . जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 
क्र . भूसंपादन / टे- ६ / २६९३०७ / २०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्या प्रती देय असलेल्या तरतूदींची 
प्रसिद्धी केली आहे आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या भू 
धारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला आहे . 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली 
नमद केलेल्या जमिनीमध्ये भ - धारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तिचा 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 
उल्लेख केलेल्या जमिनी मध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्या 

बद्दल नोटीस देत आहे . 
___ या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून , आणि 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
भरपाईनिर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम 
३३, पोट -कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ 
चा एक ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल आशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ - ०० ते १-०० वाजेपर्यंत 
खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 

__ अनुसूची 
रोहा माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 
जिल्हा रायगड , ता . माणगांव, गांव कुंभार्ते 
अ. क्र . स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
(१) ( २) (३ ) ( ४ ) 

हे . आर 


२ ( ५ ) अ 


० . २०५ 
० . ५५२ 
०. ६०७ 
० . ७४९ 
१.०९० 


९ ब पै 


५७ 


१० 


माणगाव , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर , 

उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग, माणगाव . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ /पौष २५ -माघ १, शके १९३६ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 

या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात -२ / एस आर ५९ / २०११ . - ज्याअर्थी, 

करून, पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून, आणि 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन ) 

अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार - ब 

केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
पृष्ठ क्र . २८२ ते २८८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 

उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

भरपाई निर्धारित करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे 
विभाग क्र . आयडीसी / २००७/ ( ३३४ )/ उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या 

कलम ३३ , पोट - कलम (पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्टी 

( १८९४ चा एक ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात 

घेतल्या जाणार नाहीत . 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या 
दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल आशा कोणत्याही 
आहे ; 

व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखे पासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
___ आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

ठरवून कोणत्याही कामाच्यादिवशी सकाळी ११- ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

अनुसूची 
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणा- या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

रोहा -माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

जिल्हा रायगड, ता . माणगांव , गाव कांदळगांव बुद्रुक 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ अ . क्र . स.नं . / गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर ( १ ( २) ( ३ ) ( ४ ) 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

हे . आर 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 
करण्यात आली आहे ; 

० . १३४ 

० .०२५ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 

०. १७४ 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ (१७४४१ ), उद्योग -१४, दिनांक 

० . १९० 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

० .०८६ 
अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 

०. १२९ 
सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम 

० . १८० 
३३ पोट -कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

० . ६३० 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक 

० . ३२० 
केली आहे ; 

० . ६९० 
___ आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 

० . ४०० 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

० . २६० 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांचे मत झाले आहे. 

१६ क ० . २२० 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 

० .९७० 
क्र . भूसंपादन / टे- ६/ २६९३०७/ २०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 

१ . ००० 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 

१.५४० 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी 

० . ६९० 
केली आहे आणि ज्याअर्थी, सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 

० . ३०० 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या 

३.५९० 

० . २५० 
भूधारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार सादर केला आहे ; 

० . ६०० 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट- कलम (२ ) 

० . ०७० 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 

० . १३० 
शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव खाली 

० . १६० 
नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू- धारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा 

० . ४९० 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 

१०९ 

० . ४८० 
उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखे पासून ३० 

प्रशाली जाधव - दिघावकर, 
दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारणे 
दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे . 

माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग , माणगाव . 


somowovamo 


__wormsw9vorXAMXXW2MARAMMAR 


८ फ 


***********นแนแะะ65** 


४अ पै 


ة 


GOG 


ة 


م 


ن 


I 


m 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ २३ 
उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून 

या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात - २ / एस आर ६० / २०११. — ज्याअर्थी, करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून , आणि 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
१९ फेब्रुवारी , २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
पृष्ठ क्र . २८९ ते ३०६ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 

उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
१९ फेब्रुवारी , २००९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

भरपाई निर्धारित करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे 
विभाग क्र . आयडीसी २०१२ / ( ६६ )/ उ-१४ , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्टी 

कलम ३३, पोट -कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून 

( १८९४ चा एक ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वयेविचारात 

घेतल्या जाणार नाहीत . 
अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; . 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल आशा कोणत्याही 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखे पासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११- ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
___ आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

अनुसूची 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

रोहा -माणगाव औद्योगिक क्षेत्र 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव जावटे 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

अ. क्र स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

( ४ ) 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 

हे . आर 
करण्यात आली आहे ; 

२ ड 

० . २८२ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 

० . १६० 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ (१७४४१) , उद्योग - १४ , दिनांक 

० . ४०० 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

३ ड ० .१७० 
अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 

३ म ० . ११० 
सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचेकलम ३२, कलम 

४ . ६५० 
३३ पोट -कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

२ ब १ पै १ . ००० 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांची नेमणूक 

३. ६३० 
केली आहे . 

७अ ० . ६७० 

० . १८० 
__ आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 

८ड ०. २१० 
सोबतच्या अनुसूचीत मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

८फ ० . ६०० 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे . 

१ ब ० . ५९० 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील 

१ क ० . ९९० 
पत्र क्र . भूसंपादन / टे - ६ / २६९३०७/ २०१४ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 

१२ / अ ० . २१० 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 

६ ब 

० .१७० 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी 

१ . ५०० 
केली आहे आणि ज्याअर्थी, सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 

७ ड ०. ६९० 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स. न . च्या 

१. ४१० 
भू- धारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार सादर केला 

१.२४० 
आहे . 

० . ५५२ 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 

१ . २०० 

१ 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 

० .५६० 

१३ ब ०. १३० 
शक्तीचा वापर करुन याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव खाली 
नमद केलेल्या जमिनीमध्ये भ - धारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा 

७ . २८० 

० .१७५ 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 
उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 

प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारणे माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे . 

दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग, माणगाव . 


annmx 


w 


१३ 


هم 


< 


< 


م 


5w 


< 


< 


g 


< 


१ पै 


< 


لہلہلہلہلہسہلسلہ 


< 


८ब 


< 


งo8888:: 


< 


< 


» 


< 


» 


م 


< 


م 


< 


م 


< 


م 


< 


م 


< 


م 


م 


23%******* 


Pedau26. 


م 


. 


s 


ة 


5 


ة 


5 


م 


mru 


m 


| 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 

या नोटीसीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूरीशिवाय विक्री 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात -२ / एस आर ६१ / २०११ . - ज्याअर्थी, ___ करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करुन , आणि 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा . तीन ) अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
चे कलम एक , पोट- कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब 

कोणताही खर्चकिंवा तीमध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या 
पृष्ठ क्र . २६७ ते २८१ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसुचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , 
विभाग क्र . आयडीसी/ २००७ /( ३३४ ) / उ-१४ , उक्त अधिनियमाच्या पोट - कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्टी 

एक ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी , २००९ महिन्याच्या १९ व्या । 

जाणार नाहीत . 
दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला 

__ ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
आहे ; 

व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
___ आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११- ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
__ आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

अनुसूची 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

रोहा-माणगाव औद्योगिक क्षेत्र 
विकास महामंडळामार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

गाव भाले, ता . माणगाव , जिल्हा रायगड 
असा निर्देश करण्यात आला आहे . ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

अ. क्र स .नं . / गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

__ ( १ ) ( २) ( ३ ) ( ४ ) 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 

हे . आर 
करण्यात आली आहे ; 

० . ०६० 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 

० .०४५ 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ ( १७४४१), उद्योग -१४ , दिनांक 

१४ ०. ०२८ 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

० .५७० 
अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 

२अ४ ( पै ) ० . ४०९ 
सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम 

२अ १अ ( पै ) ० .९४० 
३३ पोट - कलम ( २ ), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

४ . २९० 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक 

० . ४८० 
केली आहे . 

३ब ० .८९० 
__ आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 

१ब / २ 

४ .०६० 
सोबतच्या अनुसूची मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

२अ १. ३४० 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे . 

१ . ३५० 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचे कडील 

२अ१ १ . २०० 

२ब / १ २. ००० 
पत्र क्र . भूसंपादन / टे . ६ / २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ ऑगस्ट , २०१४ 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 

२ क ( पै ) 

१ . ६८० 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतूदीची प्रसिद्धी 

३ .०७० 
केली आहे आणि, ज्याअर्थी, सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 

० . ४०० 

१ इ ( पै ) 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या 

१. ६४९ 

० .८१० 
भूधारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला 

० . ६१० 
आहे ; 

१ / अ / ५ १ .००० 
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट -कलम ( २ ) 

१ ( पै ) ० . ६३० 
अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 

१ अ ( पै ) २ . ००० 
शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली 

१ ब पै २ .००० 
नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू- धारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा 

३ पै ० . २०५ 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 

८ ( पै ) ० . ४०० 
उल्लेख केलेल्या जमिनी मध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 

० . ९९० 
येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 

० .९७० 
दिवसांच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे 

२ . २१० 
दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे . 

४ फ 

० . ४६० 


Mumme 


३ 


अ 


२ब 


rm-Iw9vor%AAMW2MARAMMATOMAM 


แ”แนะแแะ39งงงงง๕๕๕ 


२ 


: 


१११ 


११३ 


११३ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ २५ 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
अ. क्र स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 

सोबतच्या अनुसूची मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 
( १) (२ ) (३ ) ( ४ ) 

आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे . 
हे . आर 

__ आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 
३. ६०० 

क्र . भूसंपादन / टे-६ / २६९३०७/ २०१४ ,दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन 
२ब / २ ० . ४०० 

धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतूदीची प्रसिद्धी केली 
५ ( पै ) 

१. २३५ 
१ ई ( पै ) १. ६३० 

आहे आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने आणि 
१ (पै ) 

कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या भूधारकांनी 

१ . ४०० 
१११ २ ब 

मान्य करुन त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला आहे ; 
१. ४५९ 
१ ब १ ० . ६६४ 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 
१. १५० 

अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
११३ ११ ० . ०८० 

शक्तीचा वापर करुन याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली 
१३ ० . १२० 

नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू- धारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तिचा 
११४ 

० . ४९० 

हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 
११४ ७ अ १. ७६१ 

उल्लेख केलेल्या जमिनी मध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
येवू नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 

दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे 
प्रशाली जाधव-दिघावकर, दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे . 
माणगांव, उप विभागीय अधिकारी , 

या नोटीसीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूरीशिवाय विक्री 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगांव विभाग , माणगांव . 

करुन , पट्टयाने देऊन, गहाण ठेवून . अभिहस्तांकन करुन , आणि 
उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात-२ / एस आर ६२ / २०११. - ज्याअर्थी, 

जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 

कोणताही खर्चकिंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित 
१९ फेब्रुवारी २००९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब 

करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट 
पृष्ठ क्र . ३०७ ते ३१० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 

कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा एक 
१९ फेब्रुवारी २००९ ची शासकीय अधिसुचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार 

ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार 
विभाग क्र . आयडीसी / २००७ / ( ३३४ )/ उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या 

नाहीत . 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्टी 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या १९ व्या दिवसापासून 

व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११. ०० ते १. ०० वाजेपर्यंत 
अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
___ आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

___ अनुसूची 
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

रोहा- माणगांव औद्योगिक क्षेत्र 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव बोंडशेत 
विकास महामंडळामार्फत (त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " अ .क्र स. नं / गट नं हिस्सा नं एकूण क्षेत्र 

असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

हे . आर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्यशासन प्रदान 

४ब 

३.१९२ 
करण्यात आली आहे ; 

६४ २अ/ २ ० . ८०० 

४ ब 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 

० . ४८० 
काढण्यात आलेली आयडीसी /१८९२ ( १७४४१), उद्योग-१४ , दिनांक 

१०७ 

० . ४३० 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 

प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
३३ पोट -कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग, माणगाव . 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांची नेमणूक 
केली आहे . 


our 


५२ 


mr 


भाग एक ( को . वि . पु.) - २ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा- भसं / कात- २ / एस आर ८४/ २०१२ _ ज्याअर्थी 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट- कलम (३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ ऑगस्ट २०१२ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार- ब 
पृष्ठ क्र . ०८ ते १२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०१२ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्र . आयडीसी २०१२ /( ६६) / उ-१४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात ऑगस्ट, २०१२ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळामार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 
करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ ( १७४४१), उद्योग- १४ , दिनांक 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम, १९६२ याचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 
सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम 
३३ पोट-कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
सोबतच्या अनुसूचीत मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 
क्र . भूसंपादन / टे-६/ २६९३०७/ २०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीच्या 
प्रसिद्धी केली आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या 
भू- धारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला 
आहे . 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली 
नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भूधारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तिाचा 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तिंना खाली 
उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्या 
बद्दल नोटीस देत आहे ; 
___ या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून , पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेऊन अभिहस्तांकन करून , आणि 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम 
३३, पोट- कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ 
चा एक ला ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा) अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 
___ ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ - ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 
खाली सही करणाऱ्याच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 

अनुसूची 
वावे दिवाळी औद्योगिक क्षेत्र 

जिल्हा रायगड, ता . माणगाव , गाव घोटवळ 
___ अ.क्र स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
____ (१) (२) (३) ( ४ ) 

हे . आर . 


w 


९६ 


० .१४४ 


W 


० .०२३ 
० . ३७० 


W 


९८ 


माणगाव , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर , 

उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ २७ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात - २ / एस आर ८५ / २०१२. - ज्याअर्थी, अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . तीन ) शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव खाली 
चे कलम एक, पोट- कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक नमद केलेल्या जमिनीमध्ये भ - धारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तिचा 
९ ऑगस्ट २०१२ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार- ब हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तिना खाली 
पृष्ठ क्र . १३ ते १७ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ ऑगस्ट उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
२०१२ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
क्र . आयडीसी २०१२ / ( ६६ )/ उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणेदाखविण्या 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात बद्दल नोटीस देत आहे ; 
आलेल्या क्षेत्रात ऑगस्ट, २०१२ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात __ या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

करून, पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेऊन अभिहस्तांकन करून , आणि 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम 
विकास महामंडळामार्फत (त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ ” 

३३, पोट- कलम (पाच) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ 
असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

___ चा एक ला ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

घेतल्या जाणार नाहीत . 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान व्यक्तिस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
करण्यात आली आहे ; 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
काढण्यात आलेली क्र . आयडीसी / १८९२ (१७४४१), उद्योग- १४ , 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल. 
दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक 

अनुसूची 
विकास अधिनियम, १९६२ याचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे 

वावे दिवाळी औद्योगिक क्षेत्र 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे 

जिल्हा रायगड, ता . माणगाव, गाव रातवड 
कलम ३२ , कलम ३३ पोट -कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ 

__ अ.क्र स.नं . /गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 

(१) (२) ( ३) ( ४ ) 
अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक केली आहे ; 

हे . आर 
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
सोबतच्या अनुसूचीत मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

१ १०३ ० ०. ५२० 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी मा . जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 
क्र . भूसंपादन / टे- ६ / २६९३०७/ २०१४ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 

प्रशाली जाधव -दिघावकर , 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 

माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीच्या दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग , माणगाव . 
प्रसिद्धी केली आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं. च्या 
भू - धारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला आहे ; 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ४अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५- २१ , २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ 
उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट - कलम ( २ ) 
क्रमांक - उविअमा- भूसं / कात-२ / एस आर ८६/ २०१२. - ज्याअर्थी, अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन ) 

शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली 
चे कलम एक , पोट- कलम (३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

नमद केलेल्या जमिनीमध्ये भधारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा 
९ ऑगस्ट २०१२ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार - ब 

हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 
पृष्ठ क्र . १८ ते २४ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ ऑगस्ट 

उल्लेख केलेल्या जमिनी मध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
२०१२ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
क्र . आयडीसी २०१२ /( ६६) / उ-१४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारणे दाखविण्या 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्टी करण्यात 

बद्दल नोटीस देत आहे ; 
आलेल्या क्षेत्रात ऑगस्ट २०१२ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात ___ या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून , आणि 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 

जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

कोणताही खर्चकिंवा ती मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या 
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा एक 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार 

नाहीत . 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणा- या जमिनी संपादन करण्याची 

___ ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान 

व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
करण्यात आली आहे ; 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ - ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ ( १७४४१), उद्योग-१४, दिनांक 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
११ जन १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट औद्योगिक विकास 

अनुसूची 
अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 

वावे दिवाळी औद्योगिक क्षेत्र 
सोपविण्यात आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम । 

जिल्हा रायगड , ता . माणगांव, गांव निळज 
३३ पोट-कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

___ अ.क्र स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक 

____ (१) (२) (३) ( ४ ) 
केली आहे ; 

हे . आर. 
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 

___ १ २४० ० ०. ३१० 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांचे मत झाले आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्र . भूसंपादन / टे-६ / २६९३०७/ २०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 

प्रशाली जाधव - दिघावकर, 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 

माणगांव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी 

दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगांव विभाग , माणगांव . 
केली आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने आणि 
कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या भूधारकांनी 
मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार सादर केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


२९ 


उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात- २/ एस आर ८७ / २०१२. -ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१( १९६२ चा महा. तीन ) 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ ऑगस्ट २०१२ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब 
पृष्ठ क्र . २५ ते ३२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०१२ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्र . आयडीसी २०१२ / ( ६६ )/ उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात ऑगस्ट, २०१२ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणा- या जमिनी संपादन करण्याची 
शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 
करण्यात आली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ (१७४४१ ), उद्योग- १४ , दिनांक 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम , १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 
सोपविण्यात आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम 
३३, पोट -कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
सोबतच्या अनुसूची मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्र . भूसंपादन / टे- ६ / २६९३०७ / २०१४ ,दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी 
केली आहे आणि ज्याअर्थी, सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या 
भू -धारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार सादर केला आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट-कलम ( २ ) 
अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली 
नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू- धारका शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तिचा 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 
उल्लेख केलेल्या जमिनी मध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 
येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखे पासून ३० 


दिवसांच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारणे दाखविण्या 
बद्दल नोटीस देत आहे . 

या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून , आणि 
अदलाबदल करूनकिंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम 
३३, पोट- कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ 
चा एक ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखे पासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११- ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 
खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 

अनुसूची 
वावेदिवाळी औद्योगिक क्षेत्र 
जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव भूवन 
अ .क्र . स. नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 

( ४ ) 
हे . आर 
० . २५० 
० . ८८१ 

० .२२० 
३५५ 

२. ४०० 
३८४ 

१. ६२० 

० .८१० 
३९८ 

० . २०० 
४१३ 

०.९६१ 
४१३ 

० .८०९ 

१. ५१८ 
४१३ 

० . ४४२ 
४१३ 

० . ४१८ 
४१३ 

१. ५१० 
४२२ 

० . ३५० 

१ .८७० 
५१८ 

० . ६१० 

० . ३४० 
५२१ 

० . ५१० 
० . २१५ 


१७ 


१२६ 


१४५ 


o 


o 


३९६ 


o 


o 


o 


o 


___-rm-sw9vor24MXXW2MA 


X 


क 


لةبةلةلةلةلةله 


o 


o 


५०६ 


o 


५१९ 


५३२ 


माणगाव , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 

उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग , माणगाव . 


4 


w_9 


| 
का 


० 


। 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ /पौष २५ -माघ १, शके १९३६ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 

अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात - २ / एस आर . ८८ / २०१२. -ज्याअर्थी , 

जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला 

कोणताही खर्चकिंवा ती मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१( १९६२ चा महा. तीन ) 

अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित 
चे कलम एक , पोट- कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , 
९ ऑगस्ट २०१२ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब पृष्ठ 

पोट - कलम ( पाच) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ चा 
क्र . ३३ ते ४४ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ ऑगस्ट २०१२ 

एक ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार 
ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

नाहीत . 
क्र . आयडीसी . २०१२ / ( ६६ ) / उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल आशा कोणत्याही 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात ऑगस्ट , २०१२ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात 

व्यक्तीस या नोटिशीचे तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ - ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगाव येथे समक्ष जातीने 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहेत , 

अनुसूची 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

वावे दिवाळी औद्योगिक क्षेत्र 
___ आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव वावे दिवाळी 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

अ .क्र स .नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
विकास महामंडळामार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ (१ ) ( २) ( ३ ) ( ४ ) 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

हे . आर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

० . ४४२ 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनांसं प्रदान 

० . ६०० 
करण्यात आली आहे ; 

२ . ८०० 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये 

० . ६६६ 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ (१७४४१ ), उद्योग -१४ , दिनांक 

० . २६९ 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

२७६ 

० .५३७ 
अधिनियम , १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 

१.८८० 
सोपविण्यात आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम 

४२१ 

१. १७० 
३३ , पोट - कलम ( २ ), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

४४२ 

१. ४५० 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांची नेमणूक 

४५४ 

१ .८०० 
केली आहे ; 

४५४ 

१ .८०० 
४५७ 

० . २०० 
__ आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 

४५९ 

० .८०० 
सोबतच्या अनुसूचीतमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

४९६ 

२. २२० 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांचे मत झाले आहे ; 

५१८ 

१. ६२० 
___ आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 

५५४ 

१ . ९०० 
क्र . भूसंपादन / टे - ६/ २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 

० . २१० 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 

५७७ 

० . ९७० 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी 

५८८ 

२. ४०० 
केली आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादना प्रतिचे धोरण स्वेच्छेने आणि 

२ . ४०० 
कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचीत नमूद केलेल्या स.नं . च्या भूधारकांनी 

५९० 

० . ११६ 
मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार सादर केला आहे . 

५९१ 

१ .५६८ 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 

६१३ 

० . १२१ 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 

६७३ 

० . ५८० 
शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , माणगाव खाली 

६७४ 

० .५९० 
नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भू - धारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा 

६७५ 

० . ३०० 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 

६७७ 

० . ६१० 
उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 

० .८७० 
येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 

६८२ 

७ . १९५ 
दिवसांच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारणे दाखविण्या 

० . ९९० 
बद्दल नोटीस देत आहे . 

६८६ 

० . ५३० 
६८७ 

० . ७५० 
या नोटिशीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 

६८८ 

१.०५० 
करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून , आणि 

६८९ 

० .८१० 


३९५ 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


५७४ 


**2*3แ5936888223456************* 


। 


। 


५८९ 


। 


। 


। 


। 


। 


ovo. 


६८१ 


। 


। 


६८४ 


। 


। 


। 


। 


( १) 


६९३ 


६९८ 


०॥ 
<<<<<<<<<<00AME 

Gms<u 


८०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ ३१ 

कडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , 
अ. क्र स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 

कलम ३३, पोट - कलम ( २ ) , कलम ३६ व कलम ३८ खालील 
( २) ( ३) ( ४ ) 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , 

माणगाव यांची नेमणूक केली आहे ; 
हे . आर 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
० . ७१० 

सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 
६९६ 

० . ५४४ 

आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांचे मत झाले आहे ; 
२ .१४४ 

आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 
७११ 

० .२१० 

क्र . भूसंपादन / टे - ६ / २६९३०७ / २०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 
७१२ 

१ .५५० 

अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 
७३२ 

० . ५९० 

भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी 
७३३ 

१ .०६८ 

केली आहे आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने आणि 
७३४ 

० . ६०० 

कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचीत नमूद केलेल्या स.नं . च्या भूधारकांनी 
७३५ 

१ . ३७० 

मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार सादर केला आहे . 
७३८ 

२ . २०० 

त्याअर्थी, आता अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
७३९ 

१ . ४२० 

उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तीचा 
७४० 

० .८७० 

वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली नमूद 
७४१ 

० . ६५० 

केलेल्या जमिनीमध्ये भूधारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा हितसंबंध 
७५७ 

० . ७०५ 

आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख 
७५९ 

० . ०९१ 

केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येवू नयेत 
७६२ 

० . ६४० 

या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
७६६ 

० . ७१० 

आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारणे दाखविण्या बद्दल 

० . २२० 
७६९ 
८०६ 

नोटीस देत आहे ; 
० . ३९० 
० . ७१० 

या नोटिशीचे तारेखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून, पट्टयाने देऊन , गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून , आणि 

अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
प्रशाली जाधव -दिघावकर , 

जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला 
माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी , 

कोणताही खर्चकिंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग , माणगाव . अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 

करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, 

पोट- कलम ( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात-२ / एस आर. ९४ / २०१२. – ज्याअर्थी, 

एक ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. तीन ) 

नाहीत . 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब पृष्ठ 
क्र . ५ ते ७ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ ची 

व्यक्तीस या नोटिशीचे तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 
शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी / 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ - ०० ते १-०० वाजेपर्यंत 
२०११ / प्र. क्र . ३०७ / उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगाव येथे समक्ष जातीने 
हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 
डिसेंबर , २०११ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा 

__ अनुसूची 
महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव रातवड 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहेत , अ . क्र स. नं . / गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
अशा क्षेत्रात आहेत ; 

( ३ ) 

( ४ ) 
___ आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

हे . आर 
विकास महामंडळामार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

१९२ 

१ . १८० 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

० . २१० 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

३१५ 

२. ९०० 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

३३३ 

३ .२७० 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान 

३४० 

० . ४५० 
करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली आयडीसी / ८९२ (१७४४१), उद्योग- १४ , दिनांक 

प्रशाली जाधव- दिघावकर, 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

माणगाव, 

उप विभागीय अधिकारी , 
अधिनियम, १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्या 

दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग , माणगाव . 


१९९ 


arsmx5 


का 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 
उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून 

यासंबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात - २ / एस आर ९५ / २०१२. - ज्याअर्थी, 

खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्या बद्दल नोटीस 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . तीन ) 

देत आहे. 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक ___ या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार - ब करुन, पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करुन , आणि अदलाबदल 
पृष्ठ क्र . ३६ ते ४० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसबर करुन किंवा अन्य रीतीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही 
आयडीसी २०११/ प्र.क्र . ३०७ / उ-१४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे खर्चकिंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या अंतिमतः 
उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाईनिर्धारित करण्याऱ्या 
क्षेत्रात डिसेंबर , २०११ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट -कलम ( पाच) व 
असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा एक ला ) यांच्या कलम 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

२४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखे पासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
___ आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११- ०० ते १ -०० वाजेपर्यंत 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 

खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

अनुसूची 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव कोशिंबळे त .निजामपूर 
शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 

अ.क्र स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
करण्यात आली आहे ; 

( १ ) ( २) 

( ४ ) 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ (१७४४१), उद्योग -१४ , दिनांक 

हे . आर 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

० .१९६ 
अधिनियम , १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 

० . २१७ 
सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम 

० . ११५ 
३३, पोट- कलम ( २ ), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

० . १२० 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक 

० . १२६ 
केली आहे ; 

० . ५११ 

० .०३३ 
__ आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 

१ . २९० 
सोबतच्या अनुसूचीत मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

० . ७४० 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांचे मत झाले आहे ; 

४ अ ० .९९५ 
आणि ज्याअर्थी मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र 

० .८६० 
क्र . भूसंपादन/ टे-६ / २६९३०७ / २०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये 

१ अ 

० .९४० 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन 

० .१७० 
धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी केली 

२ अ पै ० . ४३० 
आहे आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने आणि कोणत्याही 

६ अ 

० . २१० 
अटीशिवाय अनुसूचीत नमूद केलेल्या स.नं . च्या भूधारकांनी मान्य 

९ अ ० . ८६५ 
करून त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला आहे ; 

० . ११० 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट -कलम ( २ ) 

० . ७१० 

१० ब 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तीचा 

० .८९५ 
वापर करुन याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव खाली नमूद 
केलेल्या जमिनीमध्ये भूधारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचाहितसंबंध 
आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख 

प्रशाली जाधव -दिघावकर , 
केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी, 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग , माणगाव . 


orrm००m 


*****กก***** 


- 


w 


worm»sw9voA2M222 


w 


ब / १अ पै 


**แนแแร 


१७ 


६७ 


०-rvvxx 


३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ ३३ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 

अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात - २ / एस आर ९७ / २०१२. - ज्याअर्थी, 

करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोटकलम 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा. तीन ) 

( पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा एक ला ) 
चे कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात घेतल्या जाणार 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार- ब 

नाहीत ; 
पृष्ठ क्र . १२ ते ३० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
२०११ ची शासकीय अधिसूचीना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग ___ व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
क्र . आयडीसी २०११/ प्र.क्र . ३०७ / उ- १४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ -०० ते १-०० वाजेपर्यंत 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर , २०११ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल . 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

अनुसूची 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव, गाव पाणसई 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

अ . क्र स. नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 

___ (१) ( २) (३ ) 

( ४ ) 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रांत असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळमार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 

हे . आर . 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 

० . १५४ 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 

० . ३०३ 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 

० . ०८६ 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 

११६ 

० . १९० 
करण्यात आली आहे ; 

१३४ 

० . ९५० 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये 

१३५ 

६ . ५६० 
काढण्यात आलेली आयडीसी . १८९२ (१७४४१ ), उद्योग - १४ , दिनांक 

१३५ 

१ .३४० 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 

१३६ 

२.४७० 
अधिनियम , १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे 

१३६ 

० .८६३ 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे 

३ / क ० .८६१ 
कलम ३२ , कलम ३३ पोट -कलम ( २ ) , कलम ३६ व कलम ३८ 

१३८ 

२ 

० . ६४० 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 

१४२ २ अ 

४ . २३६ 
अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक केली आहे ; 

१४२ 

४ . २३४ 
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणन विकसित करण्यासाठी 

२. ३४० 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

१५४ 

० . ३९० 
आहे असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांचे मत झाले आहे ; 

१. ०१० 

१७१ १४ अ ० . ६४० 
___ आणि ज्याअर्थी मा . जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचे कडील पत्र 

१७५ 

१. ८८० 
क्र . भूसंपादन / टे- ६ / २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये 

१७६ 

१. १२० 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन 

१७६ 

० .५३० 
धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी केली 

१७७ 

० . २६० 
आहे आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने आणि 

१७७ 

१. १५० 
कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं . च्या भूधारकांनी 

१८१ 

० . ८०० 
मान्य करुन त्यांनी लेखी स्वरुपात होकार सादर केला आहे ; 

० . ७७० 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट - कलम ( २ ) 

० . ६०० 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 

८ अ २ . ७०० 
शक्तीचा वापर करुन याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव खाली 

८ ब पै १.१६० 
नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भूधारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा 

२०८ 

२ 

२ .०९० 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 

२०८ 

০ . 990 
उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 

२०९ 

० . ५६० 
येऊ नयेत यासंबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 

१३ अ २ . ७०० 
दिवसांच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्या 

२१३ १८ 

१ . २३० 
बद्दल नोटीस देत आहे ; 
___ या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करुन , पट्टयाने देऊन, गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करुन , आणि 

प्रशाली जाधव -दिघावकर , 
माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
अदलाबदल करुन किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला 

दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . माणगाव विभाग , माणगाव . 
कोणताही खर्चकिंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त जमिनीच्या 
भाग एक ( को .वि. पु.) - ५ 


१३६ 


ल 


8 


१५० 


१६८ 


**2*3แs90s8&8m&:0::************* 


x 
2 
roof 
a 


७ पै 


१८५ 


१९३ 


११ पै 


१९६ 


१९६ 


२०९ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


येऊ नयेत या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाच्या आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारणे 
दाखविण्या - बद्दल नोटीस देत आहे ; 


उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांजकडून । 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात -२ / एस आर ९८ / २०१२. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा . तीन ) 
चे कलम एक , पोट- कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार- ब 
पृष्ठ क्र . ३१ ते ३५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर 
२०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
क्र . आयडीसी / २०११ / प्र. क्र . ३०७ / उ- १४, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्टी करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर, २०११ महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत . 
अशा क्षेत्रांत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू 
करण्यात आले आहेत अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळामार्फत ( त्यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ ” 

असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची 
शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 
करण्यात आली आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली आयडीसी / १८९२ (१७४४१), उद्योग -१४, दिनांक 
११ जून १९९३ अन्वये राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम १९६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 
सोपविण्यात आले आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम 
३३, पोट - कलम ( २), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांची नेमणूक 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक 

आहे असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांचे मत झाले आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचे कडील 
पत्र क्र . भूसंपादन / टे - ६ / २६९३०७ / २०१४ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 
अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदींची प्रसिद्धी 
केली आहे आणि ज्याअर्थी, सदर भूसंपादनाप्रतिचे धोरण स्वेच्छेने 
आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या स.नं. च्या 
भूधारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार सादर केला आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२. पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
शक्तीचा वापर करून याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , माणगांव खाली 
नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये भूधारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीचा 
हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना खाली 
उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात 


या नोटीसीचे तारीखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करुन , पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून अभिहस्तांकन करून , आणि 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / 
जमिनींच्या विल्हेवाटी संबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर 
केलेला कोणताही खर्च किंवा ती मध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागांसंबंधी 
भरपाई निर्धारित करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३३ , पोट - कलम (पाच ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८९४ 
( १८९४ चा एक ला ) यांच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून एक महाच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११- ०० ते १- ०० वाजेपर्यंत 
खाली सही करणाऱ्यांच्या कार्यालयात माणगाव येथे समक्ष जातीने 
किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 

अनुसूची 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
जिल्हा रायगड, ता . माणगाव , गांव कालवण 
___ अ .क्र स.नं ./ गट नं . हिस्सा नं . एकूण क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

हे . आर 
१ब ० . ३२९ 
पै 

२. ००० 
३ ब / ३ ० . ३०० 
१२७ ३ ब / ४ ० . ३०० 
१२८ ४ क ० . ५०० 

५ ब ० .५०० 
१२८ ७ ब ० .६७० 

० . ४०० 

० .१६० 
१४७ ३ अ ० . ३०० 

१. ०२० 
१५३ ९ ब / २ ० . १५५ 

१३ ब / २ ० .१५० 
१५७ ९ पै १. ००० 
१७६ 

० .०७० 
१७९ 

० .०७० 


१२७ 


१२८ 


१३५ 


wrm»Iw9vov24AMXXX 


१३८ 


१५१ 


१५३ 


. 


० 


० 


माणगाव, 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर , 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगाव विभाग माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 


३५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई , जि . ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / व्हीएसआय / एचएसजी /( टीसी )/ २२७११/ २०१० क्रमांक टीएनए/ व्हीएसआय / एचएसजी / (टीसी)/ २२७१५ / २०१० 
२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई , जि . ठाणे, याद्वारे अधिसूचित २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , मोहक प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., करतात की , गिश्मा गार्डन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
मनवेल पाडा, विरार ( प . ), ता . वसई , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट माणिकपूर , वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये 
९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये 
१२(१) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) 
नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
आहे . 

डॉ . अशोक कुंभार, 
डॉ . अशोक कुंभार, वसई , 

उप निबंधक , 
वसई, उप निबंधक , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०११. 

सहकारी संस्था, वसई . 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११. 

सहकारी संस्था, वसई . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई , जि . ठाणे यांजकडून 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई , जि . ठाणे यांजकडून __ क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी/ (टीसी) / २२६३३ / २०१० 
क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी / (टीसी) / २२७१३/ २०१०- २०११. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित 
२०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि. ठाणे, याद्वारे अधिसूचित करतात की , जी. एम . टॉवर , ओ व बी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
करतात की , न्यू झालावाड दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी सोसायटी लि ., नारिंगी, विरार (पू .), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था 
लि ., आचोळे , नालासोपारा, ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र ___ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या 
९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ 
१२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 
नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
आहे . 

डॉ . अशोक कुंभार , 
डॉ . अशोक कुंभार , वसई , 

उप निबंधक , 
उप निबंधक , दिनांक २५ जानेवारी २०११. 

सहकारी संस्था, वसई. 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११. 

सहकारी संस्था,वसई. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे यांजकडून 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि. ठाणे यांजकडून क्रमांक टीएनए / व्हीएसआय / जीएनएल / ( ओ) / १३३९ / २०१० 
क्रमांक टीएनए / व्हीएसआय / एचएसजी/ (टीसी)/ २२७१२ / २०१० २०११ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे, याद्वारे अधिसूचित 
२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे , याद्वारे करतात की , आरोग्य वर्धिनी नागरी सेवा सहकारी संस्था म., नवघर, 
अधिसूचित करतात की , इंद्रपुरम सी विंग , बिल्डींग नं . ६० , को वसई (प.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., वसंतनगरी, आचोळे, नालासोपारा अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये 
( पू.), ता . वसई , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये 

अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम १० (१ ) 
नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) “ इतर संस्था ” असे आहे . 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 

डॉ . अशोक कुंभार, 
" भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

वसई , 

उप निबंधक , 
डॉ . अशोक कुंभार , दिनांक २ फेब्रुवारी २०११. 

सहकारी संस्था, वसई. 
वसई , 

उप निबंधक , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११. 

सहकारी संस्था, वसई . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ५अ 


वसई. 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / व्हीएसआय / एचएसजी /( टीसी )/ २२९२८ / २०११- क्रमांक टीएनए / व्हीएसआय / एचएसजी /( टीसी) / २२९३२ / २०११ 
२०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई , जि . ठाणे अधिसूचित २०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे अधिसूचित 
करतात की , ओम इंद्रप्रस्थ बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

करतात की , दविशा अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
लि ., केशवनगर , विरार ( पू.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 

___ आगाशी, विरार (प .), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 

संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 

क्र . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर 
क्र . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर 

अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

नियम , १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण 

संस्था ” असे आहे. 
संस्था ” असे आहे . 

डॉ . अशोक कुंभार, 
डॉ . अशोक कुंभार , 
वसई , 

उप निबंधक , 
वसई, 

उप निबंधक , दिनांक २८ जून २०११ . 

सहकारी संस्था , वसई . 
दिनांक २८ जून २०११. 

सहकारी संस्था, वसई . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), ठाणे 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई , जि . ठाणे यांजकडून 

( कोकण भवन ) यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / व्हीएसआय / एचएसजी /(टीसी)/ २२९३३ / २०११ . क्रमांक टीएनए / एमआरडी / अजीआर / ( ओ ) / ५९२ / २०११ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे अधिसूचित करतात २०१२. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते भावना दूध उत्पादक 
की , दिप अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., तुळींज, नालासोपारा सहकारी संस्था , मर्यादित , अल्याणी, मु . अल्याणी , पो . धसई, 
( पू.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

ता . मुरबाड, जिल्हा ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ (१ ) 

१९६० चे कलम ९( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम, १९६१ चे 
अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 

नियम २४ अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम उपरिनिदष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
१०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. “ कृषि संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ( दुग्ध ) " 

असे आहे . 
डॉ . अशोक कुंभार , 

एस. एस. ठुबे , 
वसई , __ उप निबंधक , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २८ जून २०११. 

सहकारी संस्था , वसई. कोकण भवन . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

ठाणे ( कोकण भवन ). 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून 

दिनांक २८ जुलै २०११ . 
क्रमांक टीएनए/ व्हीएसआय / एचएसजी/ (टीसी)/ २२९३१/ २०११ . सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर , जि . ठाणे यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे अधिसूचित करतात क्रमांक टीएनए /( पी. एल . आर .)/एसएसजी /( टीसी )/ २२१२५ / २०११ 
की , प्रथमेश अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , २०१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , 
विरार ( प.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साईशांती बि .नं . १, 
अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित बोईसर , ता . पालघर, जि . ठाणे ही 
कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा 
कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९६१ 

महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली 
चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 

असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी 
आहे . 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
डॉ. अशोक कुंभार, 

ओ. आर. सासवडे, 
वसई, 

उप निबंधक , 
पालघर, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २८ जून २०११. 

सहकारी संस्था, वसई . दिनांक २० एप्रिल २०११ . 

सहकारी संस्था , पालघर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ ३७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . सावंतवाडी यांजडकून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, माणगाव , जि . रायगड 
आदेश 

यांजकडून 
क्रमांक सनिसा/ क / नोंदणी /दिशा रेसीडन्सी / ४०८० / १० - ११. - या 

क्रमांक आरजीडी / एमएनजी /एचएसजी /( टी . सी.)/१०२४ / २०१० 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , क्रमांक एस . डी . जी . / 

२०११ / सन २०११. सहायक निबंधक सहकारी संस्था, माणगाव,रायगड 
एस. डी . आय ./ एच . एस. जी ./( टीसी) / ३३८ / २०१० - २०११/ सन २०११ , 

जाहिरात करतो की , श्री जी . बी . सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ दिशा रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था गोरेगाव, ता . माणगाव , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
मर्या., सावंतवाडी, ता. सावतंवाडी , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र 

संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
९( १) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपरीनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
उपरीनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम क्र . १०( १) अन्वये वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

सुनिल सं . मोरे, 
कृ . रा . धुळप , 

माणगाव , 
सावंतवाडी , 

सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक, 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ . सहकारी संस्था, सावंतवाडी . 

दिनांक २९ मार्च २०११. सहकारी संस्था , ता . माणगाव , रायगड . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई , जि . ठाणे यांजकडून 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ व्हीएसआय / एचएसजी /(टीसी) / २२७१४ / २०१० 

क्रमांक टीएनए/ डीडीआर / पीआरडी/ ( आय )/ ११२०/ २०११ - २०१२ / 
२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित 

सन २०११. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , जी एम नगर, ई विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

करीत आहे की , अशोकाज मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
लि ., नारिंगी, विरार ( पू.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 

संस्था मर्या., ठाणे, मु. पो . कल्याण, ३३ / १, महावीर शॉपिंग सेंटर , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम 

आग्रा रोड, कल्याण ( प. ) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
१२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे 

आलेली आहे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे सहकारी संस्थांचे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असे करण्यात 
आहे . 

आले आहे. 
डॉ . अशोक कुंभार , 

नितिन काळे , 
वसई , 

उप निबंधक , 
ठाणे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ . 

सहकारी संस्था , वसई. दिनांक १९ जुलै २०११. 

सहकारी संस्था, ठाणे . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, मुंबई 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
यांजकडून 

क्रमांक एसडीजी/ व्हीडब्ल्यूडी /पीआरजी ( अ ) / ११४/ २०११ . - क्रमांक 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- एचडब्ल्यु / एचएसजी / (टीसी) / ५०३ / १५०३२/ २०११ 
२०१२/ सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पश्चिम , मुंबई 

एसडीजी/ व्हीडब्ल्यूडी /पीआरजी / ( अ )/ ११४ / २०११, दिनांक २६ 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , दि मुरिंग्ज को - ऑप. हौसिंग 

एप्रिल २०११ च्या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , किसान 
सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ५६, सेंट पॉल रोड, सीटीएस नं . सी / १४९ , 

अॅग्रो प्रोसेसिंग को - ऑप . सोसायटी लि ., उंबर्डे, तालुका वैभववाडी , जिल्हा 
सी / १५० व सी / १५३, व्हिलेज बांद्रा , बांद्रा ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५० . 

सिंधुदुर्ग ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या 

महा . २४ ) मधील कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १०(१)( ६ ) 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) । अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ प्रक्रिया संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उपवर्गीकरण ___ “ कृषि प्रक्रिया संस्था ” असे आहे . 
" भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 

एस . एस . कुलकर्णी, 
एस . एम . पाटील, सिंधुदुर्ग, 

जिल्हा उप निबंधक , 
उप निबंधक , 

दिनांक २६ एप्रिल २०११. सहकारी संस्था सिंधुदुर्ग . 
मुंबई , 

सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
दिनांक १५ जुलै २०११. 

मुंबई . 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई , जि . ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / व्हीएसआय / एचएसजी / (टीसी ) / २२९०१/ २०११ क्रमांक टीएनए/ व्हीएसआय / एचएसजी / (टीसी)/ २२८९७ / २०११ 
२०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई , जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित २०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , ब्रम्हा- दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., चंदनसार करतात की , मेघदुत प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., आचोळे , 
( कोपरी ), श्री जिवदानी कृपा कॉम्प्लेक्स , बि .नं . १, विर सावकर मार्ग , नालासोपारा ( प . ), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट सहकारी 
विरार ( पू.), ता . वसई , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) 

अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उपवर्गीकरण 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " उपवर्गीकरण “ भाडेकरु “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

डॉ . अशोक कुंभार , 
डॉ . अशोक कुंभार , वसई, 

उप निबंधक , 
वसई , उप निबंधक , दिनांक २८ एप्रिल २०११ . 

सहकारी संस्था, वसई . 
दिनांक ४ मे २०११. 

सहकारी संस्था, वसई. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे यांजकडून 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून क्रमांक टीएनए/ व्हीएसआय / एचएसजी/(टीसी)/ २२८९१/ २०११ 
क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी/ (टीसी)/ २२९०३ / २०११ / २०१२. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित 
२०१२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करतात की, श्री साई दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नारिंगी , 
करतात की , पंचशिल अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., विरार ( पू.), ता . वसई , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
मनवेल पाडा रोड , विरार (पू.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा .२४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे । नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व 
कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये 
कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " उपवर्गीकरण “ भाडेकरु 
मधील नियम मध्ये १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
संस्था ” उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

डॉ . अशोक कुंभार , 
आहे. 

वसई , 

उप निबंधक , 
डॉ . अशोक कुंभार, दिनांक ११ एप्रिल २०११. 

सहकारी संस्था, वसई. 
उप निबंधक , 
दिनांक १० मे २०११. 

सहकारी संस्था, वसई. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे यांजकडून 

क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी /(टीसी)/ २२९०२ / २०११ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून २०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई , जि . ठाणे अधिसूचित याद्वारे 
क्रमांक टीएनए/ व्हीएसआय / जीएनएल / ( ओ)/ १४४२/ २०११ करतात की , श्री साई दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., आंबेवाडी , 
२०१२. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित आचोळे , नालासोपारा ( प .), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
करतात की , अभिलाषा इंडस्ट्रीयल इस्टेट , बि .नं . ७ व ८ को - ऑपरेटिव्ह सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) व कलम 
हौसिंग सोसायटी लि ., वालीव , वसई (पू.), ता . वसई, जि . ठाणे ही ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) । १२ (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " उप 
कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

डॉ . अशोक कुंभार, 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 

वसई , 

उप निबंधक , 
डॉ. अशोक कुंभार, दिनांक ५ मे २०११. 

सहकारी संस्था, वसई . 
वसई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १२ मे २०११ . 

सहकारी संस्था , वसई. 


वसई , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १५ - २१, २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९३६ ३९ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई , जि . ठाणे यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी / (टीसी) / २२७२२ / २०१० 

क्रमांक टीएनए/ व्हीएसआय/ एचएसजी /( टीसी)/ २२७५७/ २०१० 
२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे अधिसूचित करतात 
करतात की , जी . एम . नगर , एफ विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी की , आवास को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., मनवेलपाडा रोड , 
लि ., नारिंगी, ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था विरार (पू.). ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १०(१ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

“ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
डॉ . अशोक कुंभार , 

डॉ . अशोक कुंभार, 
वसई, 

उप निबंधक , 
वसई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०११. सहकारी संस्था, वसई. 

दिनांक २५ मार्च २०११. 

सहकारी संस्था , वसई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी/ (टीसी) / २२७५५ / २०१० 

क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी / ( टीसी) / २२७५६ / २०१० 
२०११. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित 

२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे अधिसूचित करतात 
करतात की , आनंद नगर बी , सी व डी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

की , आनंद नगर ई व एफ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., चंदनसार, 
लि ., चंदनसार , कोपरी - विरार ( पू.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था 

कोपरी - विरार ( पू.), ता . वसई , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा . 

संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ (१ ) 
२४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या 

अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ 

अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ चे नियम 
चेनियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 

१०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
आहे . 
डॉ . अशोक कुंभार, 

डॉ . अशोक कुंभार, 
उप निबंधक , वसई , 

उप निबंधक , 
दिनांक २५ मार्च २०११ . 

सहकारी संस्था , वसई. दिनांक २५ मार्च २०११ . 

सहकारी संस्था, वसई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून ___ उप निबंधक, सहकारी संस्था , वसई, जि . ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी /(टीसी ) / २२७५४/ २०१० क्रमांक टीएनए /व्हीएसआय / एचएसजी/ (टीसी )/ २२७४० / २०११ 
२०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे अधिसूचित २०१२. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, वसई, जि . ठाणे अधिसूचित करतात 
करतात की , आनंद नगर ए को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , की , एस . एन . को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., जिवदानी रोड , 
चंदनसार , कोपरी- विरार ( पू.), ता. वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र विरार ( पू.), ता . वसई, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा . २४ ) चे 

अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये 
कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) 
चे नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे ____ “ भाडेकरु सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
आहे . 

डॉ . अशोक कुंभार, 
डॉ . अशोक कुंभार, वसई, 

उप निबंधक , 
वसई , 

उप निबंधक , दिनांक ८ मार्च २०११. 

सहकारी संस्था , वसई. 
दिनांक २५ मार्च २०११. 

सहकारी संस्था, वसई. 


वसई, 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५ - २१ , २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९३६ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी /( टीसी) / १०४०२ / २०११ क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी /( टीसी) / १०४०३ / २०११ 
२०१२ / २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई याद्वारे २०१२/ २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , आर्क प्रोव्हीडन्स को - ऑप. हौ . सोसा . अधिसूचित करीत आहे की , रुनवाल ग्रॅन्ड को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., 
लि ., सी . टी . एस . नं . १३९६ आणि १३९६ / १ ते ४ , १४ वा रोड , प्लॉट नं . ६२, सी . टी . एस. नं . ९४६, १८ वा रोड, गांधी मैदान जवळ , 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , चेंबूर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चेनियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
जयंत पाटील , 

जयंत पाटील , 
नवी मुंबई, 

उप निबंधक , नवी मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक २३ जून २०११. सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई . . 

दिनांक २३ जून २०११. सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम-विभाग, मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी /( टीसी )/ १०४०१ / २०११ 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी/(टीसी)/१०४०४ / २०११ 
२०१२/ २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई याद्वारे 

२०१२/ २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसचित करीत आहे की , सबरी शिवम को - ऑप . हौ. सोसा. लि .. 

अधिसूचित करीत आहे की , सिल्वॉन्टो को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., 
प्लॉट नं . ७, सी . टी . एस . नं . २७७, सर्व्हे नं . ९३, ९४ ( पार्ट ) , 

प्लॉट नं . ३४९ , ए. एस . एस . ३ सेन्टर , एव्हेन्यू रोड , चेंबूर , 
वडवली व्हिलेज , नित्यानंद बाग रोड, चेंबूर कॅम्प, चेंबूर, मुंबई ४०० 

मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 

१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व । 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

___ “ गृहनिर्माण संस्था " असन उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
नियम, १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

जयंत पाटील , 
नवी मुंबई , 

उप निबंधक , 
जयंत पाटील , दिनांक २३ जून २०११. सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई. 
नवी मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक २३ जून २०११. सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई . ____ उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी / ( टीसी) / १०४०६ / २०११ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

२०१२ / २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई याद्वारे 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी/( टीसी) /१०१४९ / २०११ अधिसूचित करीत आहे की , प्रकाश को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., इमारत 
२०१२ / २०११ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग , मुंबई याद्वारे 

क्र . आर १२- ए (विंग ), ऑफिस क्र . ०९ , नटवर पारिख कंपाऊंड , 
अधिसूचित करीत आहे की , श्यामल सफायर को - ऑप. हौ . सोसा . इंडियन ऑईलच्या बाजूला, घाटकोपर -लिंक रोड, गोवंडी , 
लि ., प्लॉट नं . २३०, सीटीएस. नं . १०६६, १० वा रस्ता, चेंबूर , मुंबई ४०० ०४३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 

“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

जे. डी . पाटील , 
जयंत पाटील , नवी मुंबई, 

उप निबंधक , 
नवी मुंबई, 

उप निबंधक , 

दिनांक २७ जून २०११. सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई. 
दिनांक ७ जून २०११ . सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई . 


BEHALFWIENTCENTRCATION 
, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI . 


